RNI No.MAHBIL /2009/35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष १, अंक ४५ ] 


गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १०- १६, २०१५ / अग्रहायण १९- २५, शके १९३७ 


[ पृष्ठे ३२, किंमत : रुपये १४. ०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 

___ अधिसूचना 


11 


BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND 
SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 


Office Order 


No. Admn./ 2415 / 2015 . — Smt. S . A . Kanshide, 
Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial 
Magistrate , First Class, Kankavli is granted earned 
leave for 4 days from 22nd September 2015 to 
25th September 2015 with permission to prefix 
holidays on 20th September 2015 ( Sunday ) 
21st September 2015 (Gauri Visarjan ) and to suffix 
holidays on 26th September 2015 (4th Saturday) 
27th September 2015 (Sunday ) and permission 
granted to leave head - quarter from 19th 
September 2015 A . O . H . to 28th September 2015 
B . O . H . 


During the abovesaid leave period of 
Smt. S . A . Kanshide , Civil Judge ( Junior Division ) 
and JudicialMagistrate , First Class , Kankavli the 
charge of the Court of Civil Judge ( Junior Division ) 
and Judicial Magistrate , First Class , Kankavli from 
19th September 2015 A . O . H . to 22nd September 
2015 B . O . H . shall remain with Shri A . P . Mohite , 
Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial 
Magistrate , First Class , Kudal and from 22nd 
September 2015 A . O . H . to 28th September 2015 
B .O . H . shall remain with Shri K . K . Mane , Civil 
Judge ( Junior Division ) and Judicial Magistrate , 
First Class, Deogad . 

The Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial 
Magistrate, First Class , Kankavli is directed to 
hand over the charge of her Court to the Civil 
Judge ( Junior Division ) and Judicial Magistrate , 
First Class , Kudal. The Civil Judge ( Junior 
Division ) and Judicial Magistrate , First Class, 
Kankavli, is also directed to submit joining report 
to this office , in view of provisions contained in 
para 571 of Chapter XXX of Civil Manual. 

Contents of this order be communicated to the 
officers concerned . 

SUNIL K . KOTWAL , 

Principal District and 
Sindhudurg , 

Sessions Judge , 
dated 15th September 2015 . Sindhudurg . 


No locum tenens is necessary . 

On return from leave Smt. S . A . Kanshide , is 
reposted as Civil Judge ( Junior Division ) and 
Judicial Magistrate, First Class , Kankavli. 


Certified that, under note 2 below Rule 39 of 
Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rule, 1981, 
Smt. S . A . Kanshide , would have been continued 
to an officiate as Civil Judge ( Junior Division ) and 
Judicial Magistrate , First Class, Kankavli had she 
not proceeded on leave as above. 


4T1 Tics ( onl .fa .g.) — 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १० - १६, २०१५ / अग्रहायण १९ - २५ , शके १९३७ 


BY THE DEPUTY COMMISSIONER OF 

POLICE (OPERATIONS), 

BRIHAN MUMBAI 


Order 


performances as the case may be . 

(A) Assemblies in or about law courts and 
offices of the Government and local bodies in 
discharge ofGovernmental or Semi-Governmental 
functions. 

(g ) Assemblies in or about schools, colleges 
and other educational institutions for academic 
activities. 

(h ) Assemblies in factories, shops and 
establishments for normal trade , business and 
callings. 

(i) Such other assemblies and the processions 
as may be permitted by Zonal Deputy 
Commissioners of Police, Brihan Mumbai and 
their supervisory officers . 

Notwithstanding the expiration of this order 
after the period hereinabove mentioned , - 

(a ) Any investigation or legal proceeding 
may be instituted , continued or enforced . 

(6 ) Any penalty , forfeiture of punishments 
incurred in respect of any contravention of this 
order may be imposed as if this order had not 
expired . 


No. CP /XI(6 )/A . P . /701(23)/ 2015 . — Whereas, it is 
considered necessary by me for the preservation 
of the public order to prohibit any assembly of 
five or more persons and any procession of any 
persons throughout the City of Brihan Mumbai 
and for the period hereinafter mentioned . 

Now , therefore, I, Sanjay Barkund , Deputy 
Commissioner of Police (Operations), Brihan 
Mumbai in exercise of the powers conferred upon 
me by sub -section ( 3 ) of section 37 read with sub 
section (2) of section 10 of the Maharashtra 
Police Act, 1951 (Mah . Act XXII of 1951) do , 
prohibit : 

(i) Any assembly of five or more persons ; 
(ii) Any procession of any person ; and 

(iii) Any use of loudspeakers and amplifying 
instruments, musical band and bursting of 
crackers in any procession by the assembly for 
the period commencing from 00 -01 hours on 
29th November 2015 and ending at 24 - 00 
hours on 13th December 2015 throughout the 
City of Brihan Mumbai. 

The prohibition contained in the order shall 
not apply to : 

(a ) Marriage / thread naming ceremony , 
assemblies etc. 

(6 ) Funeral assemblies and procession on 
way to crematoriums/burial places. 

(c ) Statutory meeting of companies of clubs , 
Co -operative societies and other societies and 
associations. 

(d ) Social gathering and meeting of clubs, 
Co-operative societies and other societies and 
associations to transact their normal business . 

(e ) Assemblies in or about Cinema houses , 
theatres or any place of public amusement for 
the purpose of watching films, dramas or 


I, further direct that this order will be published 
and promulgated in Brihan Mumbai by affixing 
copies thereof in conspicuous public places , and 
by proclaiming the same through loudspeakers or 
megaphones as well as publishing through media. 

Given under my hand and seal this 
26th November 2015 . 


SANJAY BARKUND , 
Deputy Commissioner of 
Police (Operations ), 
Brihan Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १० - १६, २०१५ / अग्रहायण १९ - २५ , शके १९३७ 


३ 


BY THE DEPUTY COMMISSIONER OF 

POLICE (OPERATIONS), 

BRIHAN MUMBAI 


Order 


2 . If any person goes armed with such article 
or carries any corrosive substance or explosive or 
missile in contravention of such prohibition he 
shall be liable to be disarmed of the corrosive 
substance or explosive or missile shall be liable to 
be seized from him by any Police Officer and the 
article corrosive substance , explosive or missile so 
seized shall be forfeited to the State Government. 


3. This order will not be applicable to any 
person being in service or employment of any 
Government or Government undertaking required 
by his superiors or by the nature of his duties , to 
carry weapons. The order will also not be 
applicable to Private Security Guards or Gurkhas 
or Chowkidars etc., employed on watch -n -ward 
duties carrying lathis admeasuring in length not 
exceeding 3 1/, feet . 


as 


No. CP /XI(6 )/L . W . 7702 ( 12 )/2015 . — Whereas, 
I consider it necessary for the preservation of 
public peace and public safety in Brihan Mumbai. 
I, Sanjay Barkund , Deputy Commissioner of Police 
(Operations), Brihan Mumbai in exercise of the 
powers conferred upon me under sub -sections ( 1) 
and (2 ) of section 37 read with sub -section (6 ) of 
section 2 and sub -section (2 ) of section 10 of the 
Maharashtra Police Act , (Mah . XXII of 1951) do 
hereby Prohibit the following acts throughout 
Brihan Mumbai for the period from 00 -01 hours 
of 30th November 2015 to 24 - 00 hrs. on 29th December 
2015 : 

( 1) The carrying of arms, cudgels, swords, 
spears , bludgeons, unlicensed guns, knives , 
sticks or lathis or any other articles which is 
capable of being used for causing physical 
harm ( violence ). Save for such firearms where 
license has been granted by this authority or 
where specific permission is sought for carriage 
of such arms from the competent authority. 

(2 ) The carrying of any corrosive substance 
or explosive . 

( 3 ) The carrying, collection and preparation 
of stones or other missiles or instruments or 
means of casting or impelling missiles . 

(4 ) The exhibition of persons or corpses or 
figures or effigies thereof. 

(5 ) The public utterance of cries, singing of 
songs , playing of music. 

(6 ) Delivery of harangues, the use of 
gestures or mimetic representations and the 
preparations , exhibition or dissemination of 
pictures, symbols , playcards or any other object 
or thing which may in the opinion of any 
police officer posted in Brihan Mumbai City 
Police, offend against decency or morality or 
undermine the security of or tend to over 
throw the State . 


4 . Notwithstanding the expiration of this order 
after the period hereinabove mentioned : 

(a ) Any investigation or legal proceedings 
may be instituted , continued or enforced . 

(6 ) Any penalty, forfeiture or punishments 
incurred in respect of any contravention of this 
order may be imposed , as if this order had not 
expired . 


anno 


5 . I further direct that this order shall be 
published and promulgated in Brihan Mumbai 
by affixing copies thereof in conspicuous public 
places and by announcing the same through 
loudspeakers or megaphones, as well as publishing 
through media . 

Given under my hand and seal this 26th November 
2015 . 


SANJAY BARKUND , 
Deputy Commissioner of Police 
(Operations), Brihan Mumbai. 


HTT Tchi ( . la .q .) — 837 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १० - १६, २०१५ / अग्रहायण १९ - २५ , शके १९३७ 


मी , असेही जाहीर करते की , उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश हे 
खालील बाबींकरिता लागू होणार नाहीत : 

(१ ) अंत्ययात्रा . 
( २ ) धार्मिक विधी , धार्मिक मिरवणूक , लग्न सोहळा , 
सामाजिक सण इ . 
( ३ ) शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी . 
( ४ ) सार्वजनिक करमणुकीची सिनेमागृह, रंगमंच इ. 

प्रतिबंधात्मक आदेशाचे काळात कोणताही मोर्चा, मिरवणुका 
तसेच सभा निवडणूक प्रचार सभेचे आयोजन करावयाचे झाल्यास 
संबंधित उप विभागीय दंडाधिकारी यांची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक 
आहे व अशी परवानगी घेतल्यानंतरच उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश 
लागू होणार नाहीत . 

हा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १७ नोव्हेंबर 
२०१५ रोजी दिला. 

श्रीमती निता शिंदे, 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी . 


कायक 


अपर जिल्हादंडाधिकारी रत्नागिरी यांजकडून 

___ मनाई आदेश 
क्रमांक उचिशा / पोल -२ / जेलभरो / म . आ ./ १३१० / २०१५. - ज्याअर्थी, 
पर्ससिन नौकांकडून सहायक आयुक्त , मत्स्यव्यवसाय, रत्नागिरी यांचे 
कार्यक्षेत्रात होणारी बेकायदा मासेमारी व त्यासंदर्भात वारंवार तक्रारी 
करूनही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याचेनिषेधार्थ दिनांक १९ 
नोव्हेंबर २०१५ रोजी अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समिती, आदमपूर 
राजिवाडा, रत्नागिरी तर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर दुपारी १२-०० 
वाजता जेलभरो आंदोलन करण्यात येणार आहे. जेलभरो आंदोलनामध्ये 
रत्नागिरी तालुक्यातील राजिवडा, कर्ला, भाटये, पावस , पूर्णगड, गावडे 

आंबेरे , वरवडे या गावातील सुमारे ४०० मच्छिमार लोक सहभागी 
होण्याची शक्यता असून आंदोलकांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. 
सदर जेलभरो आंदोलनामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होण्याची शक्यता असल्याने कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी 
याकरिता पोलीस अधीक्षक , रत्नागिरी यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा / 
जेलभरो / ४३७७० / २०१५, दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१५ अन्वये दिनांक 
१९ नोव्हेंबर २०१५ रोजी ००-०१ ते २३-५९ वा. या कालावधीत गोगटे 
कॉलेज, मिस्त्री हायस्कूल , लाला कॉम्प्लेक्स, सिव्हील हॉस्पिटल , 
जयस्तंभ , गिता भवन , खारेघाट रोड , जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर 
या भागामध्ये मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७( १) ( ३ ) 
अन्वये मनाई आदेश देणे आवश्यक आहे असे पोलीस अधीक्षक , 
रत्नागिरी यांनी माझे निदर्शनास आणून दिले आहे व त्याबाबत माझी 
खात्री झाली आहे . 

त्याअर्थी, मी , श्रीमती निता शिंदे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७( १)( ३ ) सन १९५१ चा 
कायदा २२ वा नुसार मला मिळालेल्या अधिकारान्वये आदेश करते 
की , दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१५ रोजी ००- ०१ ते २३- ५९ वा . या 
कालावधीत गोगटे कॉलेज , मिस्त्री हायस्कूल, लाला कॉम्प्लेक्स , सिव्हील 
हॉस्पिटल, जयस्तंभ, गिता भवन , खारेघाट रोड, जिल्हाधिकारी कार्यालय 
परिसर या भागामध्ये खालीलप्रमाणे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करीत 
आहे . या आदेशान्वये वरील कालावधीत खालील कृत्य करण्यास 
मनाई करणेत येत आहे : 

( अ) शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरता येतील अशी 
हत्यारे , सोटे, तलवारी, बंदुका , सुरे , लाठ्या अगर कोणतीही वस्तू 
घेऊन फिरणे . 

( ब ) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक किंवा स्फोटक 
पदार्थ घेवून फिरणे . 

( क ) दगड किंवा इतर शस्त्रे, हत्यारे किंवा शस्त्र फेकावयाची 
साधने बरोबर घेवून फिरणे, गोळा करणे किंवा तयार करणे . 

(ड ) सभ्यता अगर निती यांविरुद्ध अशी किंवा शांतता धोक्यात 
येईल अशी भाषणे करणे अगर सोंग आणणे अगर कोणतीही वस्तू 
किंवाजिन्नस तयार करणे व लोकांत प्रसार करणे . 

( इ) इसम अगर प्रेते किंवा आकृती यांच्या प्रतिमा यांचे प्रदर्शन 
करणे . 
( फ ) सार्वजनिक रितीनी घोषणा करणे, गाणी गाणे, वाद्य वाजविणे . 

( ग ) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त इसमांना विना परवानगी एकत्रित 
येण्यास मनाई आहे . 


कार्यकारी अभियंता , लघू पाटबंधारे विभाग, चिपळूण यांजकडून 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन 

अधिनियम , २००५ 

अधिसूचना - ३ 
(नियम - ३ भाग क्रमांक ५, ६, ७ पहावे ) 
क्रमांक लपाविचि ./ प्रशा./ का - २२ / ५२१४ / २०१५. - क्रमांक 
लपाविचि ./ प्रशा. / का - २१ / ३६७० ,दिनांक १ सप्टेंबर २००७ . - ज्याअर्थी, 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ 
मधील नियम ३ कलम ५ , ६, व ७ नुसार प्रशासकीय सोईसाठी व घनमापन 
तत्वावर पाणी वापर संस्थेचे कार्यक्षेत्र निश्चित करणेचे ठरविले आहे . 

मी , सु. म . काळे , कार्यकारी अभियंता, लघू पाटबंधारे विभाग , 
चिपळूण, कापसाळ वसाहत याद्वारे खालील पाणी वापर संस्थेचे कार्यक्षेत्र 
निश्चित करून त्याच्या प्रमाणित प्रती, अद्ययावत नकाशा जमीनधारक / 
भोगवटाधारक यांची यादी संबंधित ग्रामपंचायत , तहसील कार्यालय , 
पाटबंधारे शाखा, उप विभाग , विभाग व इतर ठळक सार्वजनिक ठिकाणी 
प्रसिद्धी देणे विषयी निर्देशित करीत आहे . 
___ मी , सु . म . काळे , कार्यकारी अभियंता याद्वारे घोषित करतो की , या 
विभागामार्फत कोणत्याही यंत्रणेमार्फत वैयक्तिक भूधारकास किंवा 
भोगवटाधारकास पाणीपुरवठा करण्यात येणार नाही आणि शेतकऱ्यांच्या 
सिंचन व्यवस्थापनाखाली पाणी वापर संस्थांनी पाणी वाटपाबाबत घालून 
दिलेले नियम सर्व भूधारकांना बंधनकारक राहतील . 

कोणत्याही व्यक्ती या अधिसूचनेद्वारे वा त्यातील काही भागांमुळे 
बाधित झाल्या असतील तर त्यांनी सदरची अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध 
झालेल्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या आत मा . अधीक्षक अभियंता , 
उत्तर कोंकण पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ , कळवा, ठाणे यांच्याकडे अपील 


करावे . 


सु . म . काळे , 
कार्यकारी अभियंता , 
लघू पाटबंधारे विभाग , 

चिपळूण . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १० - १६, २०१५ / अग्रहायण १९ - २५ , शके १९३७ 


नगरविकास विभाग 
४ था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १ डिसेंबर २०१५ 

__ अधिसूचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६. 

क्रमांक मुमंसं / टीपीएस . १२१२ / ११३९ / प्र.क्र . ४३ / १५ / नवि - १२ . ज्याअर्थी, कल्याण- डोंबिवली महानगरपालिकेच्या सेक्टर क्र . १ व २ च्या 
वगळलेल्या क्षेत्राची विकास योजना ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त विकास योजना ” असा करण्यात आला आहे.) शासनाने महाराष्ट्र प्रादेशिक व 
नगररचना अधिनियम , १९६६ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) चे कलम ३१( १) अन्वये शासन 
अधिसचूना क्रमांक टीपीएस . १२०७/ ६०४ / प्र.क्र . ४९४ /०८ /नवि- १२ , दिनांक १४ सप्टेंबर २००९ ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” 
असा करण्यात आला आहे .) अन्वये मंजूर केलेली असून ती दिनांक १ ऑक्टोबर २००९ पासून अंमलात आलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजना मंजूर करताना शासनाने असा निर्णय घेतला होता की , कल्याण येथील सेक्टर क्र . १ मधील ई. पी. क्र . 
९ , १० , १४ , १७, १८ , १९, २० , २४ , २५ , २९, ३०, ३३ , ३४, ३७, ३८ , ४१, ४२, ४५ एकूण १८ ई. पी . व डोंबिवली येथील सेक्टर क्र . २ मधील 
ई. पी.क्र . २, ३, ४, ५, ६, ११, १४, १६, १७, २२, २३, २४, २७, २९ , ३४ एकूण १५ ई. पी . संदर्भात अधिकृत अस्तित्वातील बांधकामाखालील 
क्षेत्र आरक्षणातून वगळण्यात येईल . तथापि , याकरिता संबंधित जमीन मालकांनी उक्त अधिसूचनेच्या मंजुरीच्या दिनांकापासून १ वर्षाचे आत या 
ई. पी . खालील क्षेत्रामध्ये असलेले अस्तित्वातील बांधकाम अधिकृत असल्याचा पुरावा सादर करणे आवश्यक राहील ; 

आणि ज्याअर्थी, शासनाचा उपरोक्त निर्णय उक्त अधिसूचनेमधील नोट “ बी ” मध्ये अंतर्भूत करण्यात आला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये ई. पी. १४ अनुसार आ .क्र . ६४ मधील अस्तित्वातील अधिकृत बांधकामे वगळता उर्वरित क्षेत्र 
“ अग्निशमन दल ” करिता आरक्षित आहे. ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त आरक्षण ” असा करण्यात आला आहे. ) ; 

__ आणि ज्याअर्थी, उक्त ई. पी . १४ खालील न. भू. क्र . ८३९७ पै., ८३९८ , ८३९९ , ८४०० , ८४०१ पै., ८४०२ पै. डोंबिवली या जमिनीच्या 
मालकांनी दिनांक १९ ऑगस्ट २०१० च्या पत्राद्वारे उक्त आरक्षणाखालील जमिनीवर अधिकृत बांधकाम 
वगळावे, अशी शासनास विनंती केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, या संदर्भात कल्याण- डोंबिवली महानगरपालिका आणि संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा अहवाल विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त अधिसूचनेमधील नोट “ बी ” अनुसार ई.पी. १४ मधील न. भू.क्र . ८३९७ पै., ८३९८ , ८३९९, ८४०० , ८४०१ पै., ८४०२ पै. 
डोंबिवली हे क्षेत्र उक्त “ अग्निशमन दल ” ( आरक्षण क्र . ६४) या आरक्षणातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करणे आवश्यक आहे , असे 
शासनाचे मत झाले आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेमधील नोट “ बी ” अनुसार उक्त आरक्षणाच्या हद्दीमध्ये फेरबदल करण्यात येत आहे आणि त्यासाठी उक्त 
दिनांक १४ सप्टेंबर २००९ च्या अधिसूचनेच्या फेरबदल सूचीच्या यादीमध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नवीन नोंद समाविष्ट करण्यात येत आहे . 

नोंद 
“ सोबतच्या भाग नकाशात दर्शविल्यानुसार ई. पी . १४ मधील न. भू.क्र . ८३९७ पै., ८३९८ , ८३९९, ८४०० , ८४०१ पै., ८४०२ पै. डोंबिवली 
हे क्षेत्र अग्निशमन दल ( आरक्षण क्र . ६४ ) या आरक्षणातून वगळण्यात येत आहे व वगळलेले क्षेत्र रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात येत 


आहे . " 


टीप . 

( अ ) उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा खालील नमूद केलेल्या कार्यालयामध्ये नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन 
कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेमध्ये एक महिन्यांच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात आला आहे . 

( १) आयुक्त , कल्याण- डोंबिवली महानगरपालिका , कल्याण . 
( २) सहसंचालक , नगररचना, कोकण विभाग , कोकण भवन, नवी मुंबई . 

( ३) सहायक संचालक , नगररचना, ठाणे शाखा, जि . ठाणे . 
( ब ) सदरहू अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www. maharashtra . gov.in वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सुनिल फाटक , 
कार्यासन अधिकारी . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १० - १६, २०१५ / अग्रहायण १९ - २५ , शके १९३७ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
4th Floor , Main Building Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 1st December 2015 

NOTIFICATION 
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966 . 

No. MMS/ TPS . 1212 /1139/CR -43 / 15 /UD - 12 . — And Whereas , the Government of Maharashtra 
vide Urban Development Department s Notification No. TPS. 1207/6047C . R . 494 /08 /UD - 12 , dated the 
14th September 2009 (hereinafter referred to as “ the said Notification ” ) has sanctioned the Excluded 
Parts of Development Plan (hereinafter referred to as “ the said Development Plan " ) of Kalyan 
Dombivali Municipal Corporation (hereinafter referred to as “ the said Municipal Corporation ” ) and 
which came into force from 1st October 2009 . 

And whereas, while sanctioning the said Excluded Part the Government has taken decision to 
exclude areas under existing authorised structures from reservations of 18 EPs bearing EP No. 9 , 10 , 14 , 
17 , 18 , 19 , 20 , 24 , 25 , 29 , 30 , 33 , 34 , 37 , 38 , 41, 42 , 45 of sector one Kalyan and 15 EPs bearing EP No. 
2 , 3, 4 , 5 , 6 , 11 , 14 , 16 , 17 , 22 , 23 , 24 , 27 , 29 , 34 of sector two of Dombivali . However it was obligatory for 
the concerned land owners to submit the proofs showing that the structures contained in above EP No . 
is authorised structure , within one year from the date of this Notification ; 

And whereas, the above mentioned decision is mentioned , in Note ( B ) of the said Notification . 

And whereas, after excluding the areas under existing authorised structures, the remaining area of 
the reservation No. 64 is reserved for " Fire Brigade ” (hereinafter referred to as “ the said reservation ” ) 
as per EP No. 14 of the said Development Plan ; 

And whereas, the land owner of the land bearing C . T .S . No. 8397 . pt., 8398 , 8399, 8400 , 8401 pt. 
8402 pt . of Dombivali vide letter dated 19th August 2010 requested Government to delete the said 
reservation proposed on their land as the structure on the said reservation was authorised ; 

And whereas, after considering reports of Kalyan - Dombivali Corporation and Director of Town 
Planning, Government is of the opinion to delete the said reservation of Fire Brigade (Reservation 
No. 64 ) on land bearing C . T . S . No. 8397 pt, 8398 , 8399 , 8400 , 8401 pt, 8402 pt. of Dombivali vide EP 
No. 14 and to include the same in Residential Zone as per the Note B of the said Notification . 

And therefore , boundaries of the said reservation are changed as per the Note B of the said 
Notification . Following entry shall be inserted after the last entry of the said Notification . 


ENTRY 


“ The land bearing C . T .S . No. 8397 pt., 8398 , 8399, 8400 , 8401 pt., 8402 pt . of Dombivali contained 
in EP - 14 is deleted from reservation of Fire Brigade (Reservation No. 64 ) and the area so deleted is 
included in Residential Zone , as shown in the part plan .” 


Note : 

( A ) Copy of the partplan showing above said modification as sanctioned by the Government shall be 
kept open for inspection of the general public in the following offices during office hours on as working 
days for a period of one month . 

(i) The Commissioner, Kalyan - Dombivali Municipal Corporation , Kalyan . 
( ii) Joint Director of Town Planning, Konkan Division , Konkan Bhavan , Navi Mumbai. 
(iii) Assistant Director of Town Planning, Thane Branch , Thane. 


(B ) This notification is also available on Government website www .maharashtra .gov.in . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SUNIL PHATAK , 
Section Officer. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १० - १६ , २०१५ / अग्रहायण १९ - २५ , शके १९३७ 


७ 


नगरविकास विभाग 
४ था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय , मुंबई ४०००३२, दिनांक २ डिसेंबर २०१५ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ . 

क्रमांक टिपीएस . १७१४ / ४५१/ प्र.क्र . ७० / १५ / नवि -१२ . - ज्याअर्थी, शासनाने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९६६ 
( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे.) चे कलम १५ मधील तरतुदींनुसार शासन नगरविकास विभागाची 

अधिसूचना क्रमांक टिपीएस. १२९७/ १०९४ / प्र. क्र . ११६ / ९७ / नवि -१२, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९९ अन्वये मुंबई महानगर प्रदेशाची प्रादेशिक योजना 
( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त प्रादेशिक योजना ” असा करण्यात आला आहे .) मंजूर झाली असून , ती दिनांक १ डिसेंबर १९९९ पासून अंमलात 
आली आहे ; 

__ आणि ज्याअर्थी, शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टिपीएस . १२०५ / एमएमआरडीसीआर / प्र.क्र . ४८ / २००६ / नवि -१२ , 
दिनांक १० मार्च २००६ अन्वये उक्त प्रादेशिक योजनेमध्ये उक्त अधिनियमाच्या कलम २०( ४ ) अन्वये फेरबदल करून विशेष नगर वसाहत 
प्रकल्पासाठीची नियमावली मंजूर केली आहे तसेच सदर विशेष नगर वसाहतीच्या नियमावलीमध्ये उक्त अधिनियमाच्या कलम २०( ४ ) अन्वये 
अधिसूचना क्रमांक टिपीएस . १२१३ / १५३३/ प्र. क्र . २३६ / १३/ नवि - १२,दिनांक १ जानेवारी २०१४ आणि अधिसूचना क्रमांक टिपीएस. १२१३ / १५३३ / 
प्र . क्र . २३६ / १३ / नवि - १२, दिनांक ३० जून २०१४ च्या अधिसूचनेद्वारे फेरबदल मंजूर केले आहेत. ( यापुढे एकत्रितपणे जिचा उल्लेख “ उक्त विशेष 
नगर वसाहतीची नियमावली ” असा करण्यात आला आहे .) ; 

__ आणि ज्याअर्थी, नवी मुंबई विमानतळ प्रभावक्षेत्र जे “ नवी मुंबई विमानतळ प्रभाव अधिसूचित क्षेत्र ” ( NAINA ) म्हणून परिचित आहे , 
( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचित क्षेत्र ” असा करण्यात आला आहे ), आणि शासनाने उक्त अधिनियमाच्या कलम ४० मधील 
तरतुदीनुसार, शासन अधिसूचना क्रमांक टिपीएस. १७१२/ ४७५ /प्र.क्र . ९८ /१२/ नवि - १२, दिनांक १० जानेवारी २०१३ अन्वये शहर व औद्योगिक 
विकास महामंडळ , महाराष्ट्र राज्य (सिडको) ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त प्राधिकरण ” असा करण्यात आला आहे) याची विशेष नियोजन 
प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, शासनाने अधिसूचना क्रमांक टिपीएस . १२१३ /१५३३ /प्र.क्र . २३६/ १३ / नवि -१२, दिनांक ३० जून २०१४ अन्वये मंजूर केलेल्या 
उक्त विशेष नगर वसाहतीच्या सुधारित नियमावलीमधील पोट -नियम -१ नुसार मुंबई महानगर प्रदेशाच्या प्रादेशिक योजना क्षेत्रामध्ये नव्याने गठित 
होणाऱ्या महानगरपालिका किंवा नगरपरिषदाकिंवा विशेष नियोजन प्राधिकरण क्षेत्रासाठी विशेष नगर वसाहतीची नियमावली अंतिम होत नाही तोपर्यंत 
मुंबई महानगर प्रदेशाच्या प्रादेशिक योजना क्षेत्राकरिता लागू असलेली विशेष नगर वसाहतीची नियमावली लागू राहील, अशी तरतूद आहे, आणि 
त्यामुळे उक्त विशेष नगर वसाहतीसाठीची सुधारित क्षेत्राकरिता उक्त नियमावली अनुज्ञेय आहे ; 
___ आणि ज्याअर्थी, शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टिपीएस . १२०८ /१५७० /प्र.क्र.१६१ ( अ)/०९ / नवि -१२ , दिनांक 
२८ ऑगस्ट २००९ नुसार उक्त प्रादेशिक योजनेमध्ये उक्त अधिनियमाच्या कलम २०( ४ ) अन्वये फेरबदल मंजूर केला आहे आणि मौजे चिखले , 
मोहो, शिवकर, पाली( खुर्द ), वारदोली, मौ. भेरले, मौजे वांगणी तर्फे वाजे व लोणीवली, ता . पनवेल, जि . रायगड येथील त्या अधिसूचनसोबत 
जोडलेल्या परिशिष्टामधील नमूद जमिनी मेगा सिटी प्रकल्प साकारण्यासाठी नमूद अटीसापेक्ष नागरीकरणक्षम -१ ( यु-१) या वापर विभागात समाविष्ट 
करण्यात आल्या आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, मे . वाधवा कंस्ट्रक्शन अॅण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा .लि . ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त अर्जदार कंपनी ” असा करण्यात आला 
आहे.) यांनी उक्त नियमावलीच्या विनियम ७( ड ) मधील तरतुदीनुसार मौ . वारदोली, ता . पनवेल, जि . रायगड येथील सुमारे ६२. ३५ हेक्टर आर 
( सोबत जोडलेल्या “ अनुसूची- अ ” मध्ये नमूद केलेल्या जमिनीसह ) ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अर्जातील क्षेत्र ” असा करण्यात आला आहे. ) 
क्षेत्र विशेष नगर वसाहत प्रकल्प विकसित करण्याकरिता (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त प्रकल्प ” असा करण्यात आला आहे) परावर्तीत करून 
लोकेशनल क्लिअरन्स मिळण्याकरिताचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेमध्ये दिनांक २० ऑगस्ट २००९ रोजी केलेल्या फेरबदलानुसार उक्त अर्जदार कंपनीचे उक्त अर्जातील 
क्षेत्र नागरीकरणक्षम क्षेत्र- १ ( यु-१ ) या वापर परीमंडळात समाविष्ट आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जलसंपदा विभागाने उक्त प्रकल्पाच्या लोकेशनल क्लिअरन्ससाठी काही अटींवर / ना - हरकत प्रमाणपत्र दिले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर आणि आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर , उक्त 
अर्जदार कंपनीने सादर केलेला मौजे वारदोली, ता . पनवेल, जि . रायगड येथील अंदाजे ५७- ४५ . ४ हे . आर क्षेत्राचा प्रस्ताव विशेष नगर वसाहतीच्या 
नियमावलीसह उक्त क्षेत्रासाठी लागू असलेल्या विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदींनुसार आहे आणि त्यामुळे उक्त विशेष नगर वसाहत प्रकल्प , 
उक्त सुधारित विशेष नगर वसाहतीच्या नियमावली अंतर्गत , विशेष नगर वसाहत प्रकल्प म्हणून घोषित करणे आणि उक्त अधिनियमाचे कलम 
१८ ( ३ ) सह ४४ ( २ ) अन्वये, मधील तरतुदीनुसार लोकेशनल क्लिअरन्स प्रदान करणे आवश्यक आहे , असे शासनाचे मत झाले आहे . 

त्याअर्थी, आता, शासन उक्त अधिनियमाचे कलम १८ (३ ) सह कलम ४४( २ ) मधील तरतुदींनुसार व अन्य तरतुदीनुसार प्राप्त असलेल्या 
अधिकारान्वये, शासन याद्वारे सोबत जोडलेल्या “ अनुसूची- अ ” मध्ये नमूद केलेल्या अंदाजे ५७- ४५ . ४ हे. आर क्षेत्रावरील उक्त प्रकल्प उक्त 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १० - १६, २०१५ / अग्रहायण १९ - २५ , शके १९३७ 


सुधारित विशेष नगर वसाहतीच्या नियमावलीच्या नियम ७( ड ) नुसार रुपांतरीत विशेष नगर वसाहत प्रकल्प असल्याचे घोषित करीत आहे 
( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त रुपांतरीत विशेष नगर वसाहत प्रकल्प ” असा करण्यात आला आहे ) आणि त्यासाठी खालील अटी व शर्तीस 
अधीन राहून लोकेशनल क्लिअरन्स प्रदान करण्यात येत आहे : 
अटी व शर्ती : 

( १ ) या अधिसचनेसोबत जोडलेल्या " अनसची- अ " मध्ये नमद अर्जदार कंपनीच्या ताब्यातील आणि मालकी हक्काच्या क्षेत्राला रुपांतरीत 
विशेष नगर वसाहतीस सदरचे लोकेशनल क्लिअरन्स देण्यात येत आहे . उक्त रुपांतरीत विशेष नगर वसाहत प्रकल्पासाठीचे क्षेत्राचे मालकी हक्क / 
विकसन हक्क अर्जदार कंपनीकडे असणे आवश्यक राहील. जमिनींच्या मालकीसंबंधीच्या सत्यतेची सर्व जबाबदारी अर्जदार कंपनीवर राहील व 
जागेतील विकासाच्या परवानगीचेवेळी अर्जदार कंपनीने मालकीहक्काची कागदपत्रे, मूळ महसुली अभिलेख व अधिकृत मोजणीची कागदपत्रेसंबंधित 
विशेष नियोजन प्राधिकरणाकडे Letter of Intent पूर्वी सादर करणे बंधनकारक राहील . संबंधित जमीन मालक , अर्जदार कंपनी यांच्यासह इतर 
सर्व संबंधिताचे नोटराईज्ड सामंजस्य कराराची प्रत ( MOU ) लेटर ऑफ इंटेन्ट पूर्वी संबधित प्राधिकरणांकडे सादर करणे , अर्जदार कंपनीवर 
बंधनकारक राहील. या क्षेत्राकरिता विशेष नियोजन प्राधिकरणाकडून लेटर ऑफ इंटेन्ट देण्यापूर्वी या जमिनींची निर्वेध /निरापवाद मालकी /विकसन 
हक्क प्राप्त झाल्याची पूर्णतः खात्री झाल्यानंतरच सदरच्या जमिनींच्या क्षेत्रांचा समावेश या लोकेशनल क्लिअरन्समध्ये राहील. अन्यथा सदरचे क्षेत्र या 
लोकेशनल क्लिअरन्समधून आपोआप रद्द होईल . तसेच अशा प्रकारे वगळण्यात आलेल्या क्षेत्रामुळे या लोकेशनल क्लिअरन्समधील जमिनीस 
सलगता प्राप्त न होणारे क्षेत्रही या लोकेशनल क्लिअरन्समधून आपोआप रद्द होईल . उक्त रुपांतरीत विशेष नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये समाविष्ट 

लकी हक्काचे संदर्भात कोणतेही दस्तऐवज खोटे असल्याचे भविष्यात उघडकीस आले तर , तसेच अधिसूचित जमिनींपैकी कोणत्याही 
जमिनींच्या विकासाचा हक्क अर्जदार कंपनीकडे नसल्याचे निष्पन्न झाल्यास आणि याबाबत काही न्यायालयीन वाद उत्पन्न झाल्यास त्याची सर्वस्वी 
जबाबदारी अर्जदार कंपनीची राहील . तसेच दिलेली परवानगी रद्द समजण्यात येईल . मालकी हक्क व त्यानुसारचे लोकेशनल नकाशावरील स्थान 
याबाबत विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग , कोकण भवन , नवी मुंबई यांचे अभिप्राय / ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेणे व ते लेटर ऑफ इंटेन्ट 
पूर्वी विशेष नियोजन प्राधिकरणाकडे सादर करणे अर्जदार कंपनीवर बंधनकारक राहील . 

( २) उक्त प्रकल्पाची अंमलबजावणी अर्जदार कंपनीने विशेष नगर वसाहतीकरिता शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टिपीएस . 
१२०५ / एमएमआरडिसीआर / प्र.क्र . ४८/ २००६ / नवि-१२, दिनांक १० मार्च २००६ आणि उक्त नियमावलीस सुधारणा केलेल्या अधिसूचना क्रमांक 
टिपीएस . १२१३/ १५३३/ प्र. क्र .२३६ / १३/ नवि -१२, दिनांक १ जानेवारी २०१४ आणि अधिसूचना क्रमांक टिपीएस . १२१३ / १५३३/ प्र. क्र .२३६ / १३ / 
नवि -१२, दिनांक ३० जून २०१४ अन्वये मंजूर केलेल्या नियमावलीसह प्रचलित विकास नियंत्रण नियमावलीसह करणे आवश्यक राहील . विशेष नगर 
वसाहत प्रकल्पासाठीचे मंजूर नियम व तसेच त्यामध्ये शासनाकडून वेळोवेळी करण्यात येणाऱ्या सुधारणा/निदेश / आदेश इत्यादी अर्जदार कंपनीवर 
बंधनकारक राहतील . 

(३ ) केंद्र शासनाच्या पर्यावरण व वन मंत्रालयाच्या दिनांक १४ सप्टेंबर २००६ रोजीच्या पर्यावरण आघात मूल्यांकन ( Environment 
Inpact Assessment ) अधिसचनेनसार आणि केंद्र शासनाच्या पर्यावरण व वन मंत्रालयाने पी .याटोट नाशित 

ग व वन मंत्रालयाने सीआरझेड बाधित जमिनींच्या विकासासाठी 
दिनांक ६ जानेवारी २०११ रोजी निर्गमित केलेल्या अधिसूचनेमधील तरतुदीनुसार व त्यामध्ये वेळोवेळी केलेल्या / होणाऱ्या बदलांच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र 
शासनाच्या पर्यावरण विभागाची /केंद्र शासनाच्या पर्यावरण व वन मंत्रालयाची मंजुरी उक्त प्रकल्पाकरिता विशेष नियोजन प्राधिकरणाकडून Letter of 
Intent घेणेपूर्वी प्राप्त करून घेणे अर्जदार कंपनीवर बंधनकारक राहील . 

( ४ ) राज्य शासनाच्या पर्यावरण विभागाची ना -हरकत लेटर ऑफ इंटेन्ट पूर्वी प्राप्त करून घेणे आणि त्यातील अटींचे पालन करण्याची 
जबाबदारी अर्जदार कंपनीची राहील . 

(५ ) पूर्वीचे मेगासिटी प्रकल्पास केंद्र शासनाच्या पर्यावरण विभागाकडील परवानगी अर्जदार कंपनीने दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१० ने मेगासिटी 
प्रकल्पाकरिता प्राप्त केली आहे. आता उक्त प्रकल्प हा विशेष नगर वसाहतीत रुपांतरीत होत असल्याने नियमानुसार आवश्यक ठरल्यास त्याप्रमाणे 
पर्यावरण विभागाची सुधारित परवानगी घ्यावी लागेल व त्यातील अटी व शर्तीचे पालन करणे अर्जदार कंपनीवर बंधनकारक राहील . 

___ ( ६ ) या प्रकल्पामध्ये शासकीय जमिनी व आदिवासी यांच्या जमिनी नसल्याचे तसेच यामध्ये आदिवासी खातेदार नसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र , 
या विशेष नगर वसाहत प्रकल्पाकरिता, विशेष नियोजन प्राधिकरणाकडून लेटर ऑफ इंटेन्ट घेण्यापूर्वी, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग, कोकण 
भवन, नवी मुंबई यांचेकडून प्राप्त करणे आवश्यक राहील . उक्त प्रकल्पामध्ये जर आदिवासी खातेदारांच्या जमिनींचा समावेश होत असेल, तर अशा 
जमिनी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ चे कलम ३६ व ३६अ नुसार व महसूल कायद्यातील इतर तरतुदींनुसार , विशेष नियोजन 
प्राधिकरणाकडून लेटर ऑफ इंटेन्ट घेण्यापूर्वी शासनाच्या पूर्व मान्यतेने प्रथमतः हस्तांतरित करुन घेण्याची जबाबदारी अर्जदार कंपनीवर राहील . 
अशा प्रकारच्या जमिनी संदर्भात कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर विशेष नियोजन प्राधिकरणाने लेटर ऑफ इंटेन्ट देण्याची कार्यवाही करावी. 

__ ( ७) उक्त प्रकल्पामधील काही जमिनी महाराष्ट्र कुळ व शेत जमीन अधिनियमाच्या कलम ३२ व ४३ ने आकृष्ट होत आहेत. तसेच काही 
जमिनी नियंत्रित सत्ता प्रकाराने आकृष्ट होत आहेत . अशा जमिनींसंदर्भात कायद्यामधील तरतुदींनुसार उचित ती कार्यवाही करणे अर्जदार कंपनीवर 
बंधनकारक राहील आणि लेटर ऑफ इंटेन्ट पूर्वी याबाबत विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग, कोकण भवन , नवी मुंबई यांचे ना - हरकत प्रमाणपत्र 
प्राप्त करून घेणे अर्जदार कंपनीवर बंधनकारक राहील . अशा प्रकारच्या जमिनींसंदर्भात कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर विशेष नियोजन 
प्राधिकरणाने लेटर ऑफ इंटेन्ट देण्याची कार्यवाही करावी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १० - १६, २०१५ / अग्रहायण १९ - २५, शके १९३७ 


९ 


( ८ ) सदर विशेष नगर वसाहतीमध्ये काही जमिनी पैकीच्या आहेत . अशा जमिनींबाबत अर्जदार कंपनीकडून तालुका निरीक्षक , भूमी अभिलेख 
यांच्याकडून अधिकृत मोजणी झाल्यानंतरच सदर जमिनीं रेखांकनामध्ये अंतर्भूत करण्यात याव्यात व अशा जमिनींच्या मोजणीनंतर जर त्यालगतच्या 
जमिनी सलग राहत नसतील तर असे क्षेत्र या लोकेशनल क्लिअरन्समधून आपोआप रद्द होईल . 

( ९) काही जमिनींचे ७ /१२ उताऱ्यामध्ये इतर अधिकार सदरी बोजा / “ ३२ ग चा ” बोजा/ कुळ कायदा कलम ४३ च्या शर्तीस पात्र असे 
नमूद करण्यात आले आहे , अशा नोंदी मिटविण्यासाठी संबंधित अधिनियमातील तरतुदीनुसार आवश्यक ती कार्यवाही अर्जदार कंपनीवर बंधनकारक 
राहील आणि लेटर ऑफ इंन्टेंट पूर्वी याबाबत विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग, कोकण भवन , नवी मुंबई यांचे ना -हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करून 
घेणे अर्जदार कंपनीवर बंधनकारक राहील. अशा प्रकारच्या जमिनींसंदर्भात कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर विशेष नियोजन प्राधिकरणाने लेटर 
ऑफ इंन्टेंट देण्याची कार्यवाही करावी. याबाबत काही वाद उत्पन्न झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी अर्जदार कंपनीची राहील . 
__ ( १० ) काही जमिनींचे ७/ १२ उताऱ्यामध्ये इतर अधिकार सदरी सिलिंग कायद्याप्रमाणे अतिरिक्त जमीन असे नमूद आहे, याबाबत संबंधित 
अधिनियमातील तरतुदींनुसार आवश्यक ती कार्यवाही अर्जदार कंपनीने करावी. याबाबत काही वाद उत्पन्न झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी अर्जदार 
कंपनीवर बंधनकारक राहील . 

( ११ ) अर्जदार कंपनीने उप वनसंरक्षक , अलिबाग यांनी त्यांचे कंपनीस दिनांक १५ जून २००९ रोजीचेपत्रान्वये दिलेले अभिप्राय सादर केलेले 
आहेत . तेव्हा या प्रकल्पासंदर्भात मुख्य वनसंरक्षक , ठाणे यांचे खालील मुद्यांबाबत विहित कार्यपद्धती अवलंबून अभिप्राय / ना- हरकत प्राप्त करून 
घेणे अर्जदार कंपनीवर बंधनकारक राहील. 

___ ( अ) या अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या अनुसूची मधील क्षेत्रास वन ( संवर्धन ) अधिनियम, १९८०, भारतीय वन अधिनियम, १९२७ व वन्यजीव 
( संरक्षण ) अधिनियम , १९७२ च्या तरतुदी आकृष्ट होत नाहीत . 

( ब ) सदर प्रस्तावांतर्गत क्षेत्र वन सदृश्य यादीत , इको सेन्सेटीव्हच्या प्रभाव क्षेत्रात , राष्ट्रीय उद्यान किंवा अभयारण्य क्षेत्रात , समाविष्ट नाहीत . 
( क ) सदर जमिनींचा वैधानिक दर्जा खाजगी आहे . 
( ड ) सदर सर्व्हे नंबर हे महाराष्ट्र खाजगी वने ( संपादन ) अधिनियम, १९७५ अन्वये संपादित केलेली नाही . 

( इ) सदर क्षेत्र राखीव / संरक्षित / तसेच वर्गीकृत वनामध्ये नाही. तसेच सदर क्षेत्र राखीव / संरक्षित / वने म्हणून अकृषिक करणेची कार्यवाही 
चालू / प्रस्तावित नाही . 

( ई) सदर क्षेत्र वन क्षेत्रापासून १० कि . मी . परिघात येत नाही . 
( फ ) सदर क्षेत्र वन्यप्राणी भ्रमण मार्गाचा भाग नाही . 

वन विभागाच्या संबंधित प्राधिकाऱ्याकडून अभिप्राय प्राप्त झाल्यानंतर, प्रस्तावांतर्गत क्षेत्रामधील जमिनींपैकी काही क्षेत्र वन विभागाच्या 
अभिप्रायानुसार वगळावयाच्या झाल्यास त्या आपोआप लोकेशनल क्लिरअन्स मधून वगळल्या जातील व अशा वगळण्यात आलेल्या जमिनींमुळे जर 
त्यालगतच्या जमिनी सलग राहत नसतील तर , असे क्षेत्र या लोकेशनल क्लिअरन्स मधून आपोआप रद्द होईल . तसेच अशा पद्धतीने क्षेत्र 
वगळल्यानंतर उर्वरित सलग क्षेत्र हे विशेष नगर वसाहत प्रकल्पांकरिता आवश्यक असलेल्या किमान ४० हेक्टरपेक्षा कमी होत असल्यास सदरचे 
दिलेले लोकेशनल क्लिअरन्स आपोआप रद्द समजण्यात येईल . 

( १२ ) उक्त प्रकल्पामध्ये वन जमिनींचा कोणताही भाग अंतर्भूत होणार नाही याची खबरदारी अर्जदार कपंनीने घेणे बंधनकारक राहील . 
याकरिताचे हमीपत्र विशेष नियोजन प्राधिकरणाकडे सादर करणे आवश्यक राहील . 

(१३) पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र /बफरझोन क्षेत्रात कसलाही विकास अनुज्ञेय नसल्याने असे क्षेत्र नगर वसाहतीच्या विकासासाठी अनुज्ञेय 
ठरणार नाही. 

( १४ ) विशेष नगर वसाहतीचे प्रस्तावित क्षेत्रांमधील ओहोळ / नाल्यावर संबंधित विभागाच्या परवानगीने सी . डी . वर्क करणे अर्जदार यांच्यावर 
बंधनकारक राहील . 

( १५ ) प्रस्तावित विशेष नगर वसाहतीमध्ये अंतर्भत नदी, नाला , कॅनाल , तलाव आणि इतर जलस्रोतापासून विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार 
आवश्यक ते अंतर ठेवणे अर्जदार कंपनीवर ठेवणे बंधनकारक राहील . तसेच मुख्य अभियंता, पाटबंधारे विभाग, कोकण प्रदेश , मुंबई यांचे 

नी दिलेल्या ना - हरकत प्रमाणपत्रामधील अटींचे पालन करण्याची जबाबदारी अर्जदार कंपनीची राहील. 
(१६) उक्त प्रकल्पामध्ये बांधकाम परवानगी प्रदान करण्यापूर्वी वाणिज्य व शैक्षणिक वापर याची टक्केवारी विशेष नियोजन प्राधिकरण निश्चित करेल . 

( १७ ) उक्त प्रकल्पामध्ये समाविष्ट होणाऱ्या लोकसंख्येसाठी विकास योजना प्रस्तावासह नियमानुसार आवश्यक असणारी सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठीची आरक्षणे आणि मुलभूत सुविधा यासाठी प्रकल्पामध्ये स्वतंत्रपणे नियोजन करून ती अर्जदार कंपनीने स्वखर्चाने विकसित करणे 
बंधनकारक राहील . 

( १८ ) विशेष नगर वसाहतीचा नियम क्र . १. ३ ( सी ) नुसार वीज पुरवठ्याबाबबत सुविधा विकासकाने स्वखर्चाने स्वजबाबदारीवर उपलब्ध करणे 
आवश्यक राहील . तसेच वीज पुरवठ्याबाबात ( Firm commitment of power for the entire township from the power supply 
company), हमीपत्र नियम क्र . ७ सी नुसार बृहत आराखडा मंजुरीपूर्वी नियोजन प्राधिकरणाने कंपनीकडून प्राप्त करून घेणे बंधनकारक राहील 
भाग एक ( को .वि .पु.) - २ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १० - १६, २०१५ / अग्रहायण १९ - २५ , शके १९३७ 


उक्त प्रकल्पाचे जागेत पाणीपुरवठा, सांडपाणी , रस्त्यांचे जाळे या व अशा सर्व सोयी सुविधा स्वखर्चाने पुरविण्याची जबाबदारी अर्जदार कंपनीची 
राहील . तसेच प्रकल्पामुळे निर्माण होणाऱ्या दैनंदिन घनकचऱ्याचीविल्हेवाटही , महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रणमंडळाच्या निकषाप्रमाणे करण्याची जबाबदारी 
देखील अर्जदार कंपनीची राहिल. त्यासाठी महाराष्ट्र प्रदुषण नियत्रंण मंडळाचे ना - हरकत उक्त प्रकल्पाचे अंमलबजावणीस सुरुवात करण्यापूर्वी प्राप्त 
करून घेणे अर्जदार कंपनीवर बंधनकारक राहील . 

१९ ) उक्त प्रकल्पासाठी आवश्यक पाणीपुरवठा व विद्युतपुरवठा यासाठीच्या संबंधित विभागाच्या परवानग्या या लेटर ऑफ इंटेटपुर्वी सादर 
करणे अर्जदार कंपनीवर बंधनकारक राहील. 

( २० ) शासनाच्या नगर विकास विभागाच्या दिनांक १९ मार्च२००८ रोजीचे स्पष्टीकरणानुसार , तसेच संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
यांनी शासनास सादर केलेल्या दिनांक १३ सप्टेंबर २०१० रोजीचे अभिप्रायात नमूद केल्यानुसार सदर उक्त प्रकल्पास अंतिम रेखांकन मंजुरी प्राप्त 
करुन घेण्यापूर्वी किमान १८. ०० मी . रुंदीचा पोहोच रस्ता उपलब्ध करून देणे अर्जदारांवर बंधनकारक राहील . 

( २१) उक्त प्रकल्पामध्ये १: ५ किंवा त्यापेक्षा जास्त उताराच्या असल्यास आणि अशा जमिनी विकास योजना / प्रादेशिक योजना नकाशावर 
स्पष्टपणे निर्देशित केल्या असतील किंवा नसतील तरी अशा जमिनीवर कोणताही विकास अनुज्ञेय होणार नाही, आणि भराव करणे / समतल करणे / 
कापणी करणे अशा स्वरूपाचा विकास शहर स्तरिय सुविधा उदाहरणार्थक्रिडांगण, व्यायामशाळा, क्रिडाप्रेक्षागृह इत्यादी पुरविण्यासाठी करणे अनुज्ञेय 
करता येणार नाही . तसेच क्षेत्राच्या चटई क्षेत्र निदेशांक गणना करता येणार नाही . उक्त प्रकल्पातील डोगरमाथा डोंगर उताराचे सर्व क्षेत्र संवर्धित 
आणि बंधकाम मुक्त ठेवणे अर्जदार कंपनीवर बंधनकारक राहील . 

__ ( २२ ) उक्त प्रकल्प क्षेत्रामधून जाणारे सार्वजनिक रस्ते व इतर हक्क ( वहिवाट ) अबाधित ठेवण्यात यावेत . तसेच उक्त प्रकल्पाच्या हद्दीतील 
विद्यमान रस्ते/विकास योजनेतील रस्ते / प्रस्तावित रस्ते सर्वसामान्य जनतेसाठी कायमस्वरूपी खुले ठेवणे अर्जदार कंपनीवर बंधनकारक राहील . 

(२३ ) उक्त प्रकल्पाच्या हद्दीमधील या प्रकल्पाच्या क्षेत्राने वेढलेल्या खाजगी आणि शासकीय जमिनींसाठी १२ मीटर रुंदीचा पोहोचमार्ग अर्जदार 
कंपनीने उपलब्ध करून देणे आवश्यक राहील . 

( २४ ) विशेष नगर वसाहत प्रकल्पामधील प्रत्येक इमारतींमधील वापरण्यात येणाऱ्या सांडपाण्या संदर्भात Waste Water Recycling ची 
प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर होईल, याबाबची सुविधा यंत्रणा पुरविण्याची जबाबदारी अर्जदार कंपनीवर बंधनकारक राहील . 

( २५ ) विशेष नगर वसाहत प्रकल्पामधील प्रत्येक इमारतींकरिता Rain Water Harvesting यंत्रणा पुरविणे अर्जदार कंपनीवर बंधनकारक 
राहील . 

( २६ ) सौर ऊर्जा यंत्रणा उभारणे व त्याचे कार्यान्वयन करणे अर्जदार कंपनीवर बंधनकारक राहील . 

( २७ ) उक्त जागेवरील उक्त प्रकल्पासंदर्भात जर काही न्यायालयीन वाद / पेचप्रसंग उदभवल्यास त्याची जोखीम आणि त्यांची हाताळणी 
स्वखर्चाने करणेची सर्वस्वी जबाबदारी अर्जदार कंपनीची राहील . 

(२८ ) अर्जदार कंपनीकडून उपरोक्त अटी व शर्तीचा भंग झाल्यास या अधिसूचनेद्वारे प्रदान करण्यात आलेले सदरहू लोकेशनल क्लिअरन्स रद्द 
होईल . 

२. उक्त प्रकल्पाचे अधिसुचित क्षेत्राचा तपशिल सोबतच्या “ अनुसूची- अ ” मध्ये दर्शविण्यात आला असून , उक्त प्रकल्पाची हद्द 
दर्शविणारा नकाशा “ अनुसूची - ब ” अधिसूचनेसोबत जोडला आहे . 

३. उक्त विशेष नगर वसाहत प्रकल्पांतर्गत जमिनींचा तपशिल आणि हद्दी दर्शविणारा नकाशा म्हणजेच “ अनुसूची- अ आणि 
" अनुसूची- ब " तसेच अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच 
महिन्याच्या कालावधीकरिता उपलब्ध राहील . 

( अ) महानगर आयुक्त , मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, बांद्रा-कुर्ला संकुल , बांद्रा ( पूर्व), मुंबई- ५१. 
( ब ) व्यवस्थापकीय संचालक , सिडको . 
( क ) जिल्हाधिकारी, रायगड. 
( ड) सह संचालक, नगररचना, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई . 

( ई) सहायक संचालक , नगररचना, रायगड शाखा, जि . रायगड. 
४. सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल . 
५ . सदर अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www. maharashtra. gov. in या वेबसाईटवर देखील प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १० - १६ , २०१५ / अग्रहायण १९ - २५ , शके १९३७ 


“ अनुसूची - अ " 
( शासन अधिसूचना क्र . टिपीएस -१७१४ / ४५१/प्र.क्र . ७० /१५/ नवि -१२, दिनांक २ डिसेंबर २०१५ सोबतचे जोडपत्र ) 

मौजे वारदोली, ता. पनवेल , जि . रायगड येथील अधिसूचित विशेष नगर वसाहतीमधील जमिनीचा तपशील 


अनुक्रमांक 


सर्व्हे क्र . 


हिस्सा क्र . 


क्षेत्र 


( १ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


Gm:<-- 


ourmro3०० 


० . २६१ 
१. ४३६ 
० . ०३८ 
० . २२५ 
० .१०० 


० .८८० 


० 


( २/ १ ) 
( २ / २ ) 


४ . ७८० 
० .०४० 
१.१०० 
० .०६१ 
० .५३२ 
० . २४० 
० . २१५ 


३ 


e 


०. २२० 


ER 


M 


० . ७५१ 
० . २१७ 
१. ०८७ 
० . २०० 
० .१७७ 
१. २३४ 
१.३७० 
० . ३१० 
० . १७९ 
० . ०१५ 
० . २२० 


MYR 


raoXooooXoomyYJorxrm5or 


० . १५९ 


" 


० .१४५ 
० .०७८ 
० .०२० 
०. ५६७ 
०. ०८६ 
०. ३६८ 
० .१३९ 
० . २७१ 
० . ३१६ 


" 


भाग एक ( को . वि . पु. ) - २अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १० - १६, २०१५ / अग्रहायण १९ - २५, शके १९३७ 


( २ ) 


enxoraoraoramon&inxoorxoswt 


हे . आर 
० . ४०० 
० .०७० 
० . ७०४ 
०. २४५ 
०. ९१० 
० .९६६ 
० . ९४६ 
१.११० 
० .५६४ 
० . २५० 
० . ४६१ 
० . ४५४ 
० . ३८९ 
० . १९७ 


० . २४३ 


० .००८ 
० .१७४ 
० . ३०६ 


० .०८० 


११५ 
११५ 


११५ 


११७ 


११७ 


१४ 
१५ ( पै) 
१६ 


० .०७५ 
० . ६८८ 
०. २७० 
० . २९० 
० .२४० 
० .०३० 
० .०८० 
० .०५० 
० .५६० 
० . ७१० 
० . ३७० 
० .३४० 


११७ 


११७ 


१७ 


११७ 
११७ 


११७ 


१८ ( पै) 
१९ ( पै) 

२०( पै ) 
( २१ / १) (पै ) 

२४ ( पै ) 
२६ (पै ) 
२८ ( पै) 


० . २०० 


११७ 
११७ 


११७ 


० .०९० 
० .०६० 
० . १६० 
० . २०० 


११७ 


११७ 


११७ 


० . ३६० 


११७ 


० . ०६० 


११८ 


० . ५४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १० - १६, २०१५ / अग्रहायण १९ - २५ , शके १९३७ 


१३ 


( ४ ) 


७५ 


११९ 
११९ 


७६ 


७७ 


११९ 


हे . आर 
०.१२० 
०.१२० 
०. १८० 
० . ७१० 
०. ०६० 
० . ३४० 
० . ०८० 


११९ 


mamowauaaama 


११९ 


११९ 


११९ 
११९ 


० .०८० 


११९ 


११९ 


० .०५० 
० . ३४० 
० .२८० 
० . ३०० 
० .५४० 


११९ 


११९ 


११९ 


२ . २०० 


११९ 
११९ 


११९ 
११९ 


११९ 
११९ 


११९ 


११९ 


१२० 


१०० 


१२१ 
१२२ 
१२२ 


१०१ 


० .३३० 
० .०९० 
० . ०९० 
१ . ३०० 
० .१०० 
०.१३० 
०.१३० 
० . ५०० 
० . ३०० 
०. २५० 
० . ०५३ 
० . १३१ 
० . १७० 
०.१७० 
० . ३९० 
० . ४६० 
० .०६० 
० .१३० 
० .१४० 
०. ५६० 
३ .८०० 
० . १४७ 
० . २९६ 


१०२ 


१०३ 


१२२ 


१०४ 


१२२ 


१०५ 


१२२ 


broywovararroo 


१०६ 


१२२ 


१०७ 


१२२ 


१०८ 


१२३ 


१०९ 


१२३ 


११० 


१२४ 


१११ 


१२४ 


११२ 


१२५ 


० .०२३ 
० .०६८ 


११३ 


१२६ 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १० - १६, २०१५ / अग्रहायण १९ - २५ , शके १९३७ 


( ४ ) 


हे . आर 


११४ 


१२७ 


११५ 


१२८ 
१२८ 


० .०६६ 
० . ४७० 
० .०८० 
० . ३०० 


११६ 


११७ 


१२८ 


११८ 


१२८ 


० .१३० 


१२८ 


१२८ 


१२० 
१२१ 
१२२ 


१२८ 


१२८ 
१२८ 


१२३ 


१२८ 


१२४ 
१२५ 


१२८ 
१२८ 


१२६ 


१२७ 


१२८ 


१४ ( प ) 


१२८ 


१२८ 
१२८ 


१२९ 


१३० 


اللہ 


१२८ 


० .०५० 
० . ४०० 
० . ३९० 
१.१६० 
० .०५० 
० . ३२० 
० . २६० 
० . ४६० 
० . ३७० 
० .२६० 
०. ७९० 
० .२२० 
० . २५० 
० . ६१० 
० . ४५० 
० . २०० 
० . ४०० 
० . २०० 
० . ५०० 
० .९३३ 
० . ७९९ 
० .१२९ 
०. ०४० 
०.०५८ 


اللہ مہ 


१२८ 


१८ 


१३२ 


१२८ 


१९ ( पै) 


سة للہ 


१२८ 


للہ و 


१३१ 


१३५ 


२१ (पै ) 
११ ( पै) 
१२ ( पै) 
१३( पै ) 
२ ( पै ) 


१३१ 


१३६ 
१३७ 


१३६ 


१३८ 


१३७ 
१३७ 


१३९ 


१४० 


१४१ 
१४२ 


१३७ 
१४५ 
१४६ 


एकूण . 


अदांजे ५७- ४५. ४ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सुनिल फाटक , 
कार्यासन अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १० - १६ , २०१५ / अग्रहायण १९ - २५ , शके १९३७ 


१५ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
4th Floor , Main Building , Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 2nd December 2015 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 


No. TPS . 1714 /451/CR -70 / 15 /UD - 12 . — Whereas, the Government has sanctioned the Regional 
Plan for the Mumbai Metropolitan Region (hereinafter referred to as “ the said Regional Plan " ) vide 
Notification No. TPS . 1297 /1094 /C .R . 116 /97 /UD - 12 , dated 23rd September 1999 (hereinafter referred 
to as “ the said Notification ” ), as per the provisions of section 15 of the Maharashtra Regional and 
Town Planning Act , 1966 (hereinafter referred to as “ the said Act ” ) and the said Regional Plan has 
come into force with effect from 1st December 1999 ; 


And whereas, the Government sanctioned a modification to the said Regional Plan under 
sub -section (4 ) of section 20 of the said Act, providing Special Regulations for Development of Special 
Township Projects, vide Notifications No. TPS. 1205 /MMRDCR /C .R . 48 / 2006 /UD - 12 , dated the 10th March 
2006 and then amended the aforesaid Regulations for Development of Special Township Projects 
under section 20 ( 4 ) of the said Act , vide Notifications No. TPS . 1213 / 1533 / C . R . 236 / 13 /UD - 12 , dated 
1st January 2014 and Notification No. TPS. 1213 / 1533 /C . R .236 / 13 /UD - 12 , dated the 30th June 2014 
(hereinafter collectively referred to as “ the said amended Regulations for Speicial Township Projects " ) ; 


And whereas, the Government has appointed the City and Industrial Development Corporation 
of Maharashtra State (CIDCO ) as a Special Planning Authority under the provisions of section 40 
of the said Act, vide Notification No. TPS . 1712/ 475 /C .R . 98 / 12 /UD - 12 , dated 10th January 2013 
(hereinafter referred to as “ the said Authority " ) for the area of influence of the Navi Mumbai Airport 
known as “ Navi Mumbai Airport Influence Notified Area ” (NAINA ) (hereinafter referred to as “ the 
said Notified Area ” ) ; 


And whereas , as per the provisions of the Regulation 1 of the said amended Regulations for 
Speicial Township Projects, sanctioned vide Notification No. TPS . 1213/ 1533 /C . R . 236 / 13 /UD - 12 , dated 
30th June 2014 in case of a newly constituted Municipal Corporation or Municipal Council or Special 
Planning Authority, the Regulations for Special Township Projects shall be applicable till such time 
the Authority adopts the Regulations in this regard ; 

And wheras, the Government has sanctioned a modification to the said Regional plan under 
sub -section (4 ) of section 20 of the said Act, vide Notification No. TPS . 1208 / 1570 /C . R . 161( A )/09/ 
UD - 12 , dated the 28th August 2009 and included the lands from villages Chikhale, Moho , Shivkar , 
Pali (Khurd ), Vardoli , Bherale, Wangani Turf. Waje and Lonivali, Tal. Panvel, Dist. Raigad , more 
specifically described in the schedule appended with that notification are included in Urbanisable 
Zone - 1 ( U - 1 ) for the Megacity Project , subject to the conditions as mentioned therein ; 


And whereas , M / s Wadhawa Construction & Infrastructure Private Ltd . (hereinafter referred to 
as “ the said Applicant Company ” ) have submitted a proposal to the Government for grant of 
Locational Clearance in respect of an area which includes lands admeasuring about 62. 35 Ha-Are 
(including the lands described in the schedule appended with this notifica 
Tal. Panvel, Dist. Raigad (hereinafter referred to as “ the said Area under Application ”) for the 
purpose of development as “ Special Township Project ” (hereinafter referred to as “ the said Project ” ) 
under the provision of regulation 7 ( D ) of the said amended Regulations ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १० - १६ , २०१५ / अग्रहायण १९ - २५, शके १९३७ 


And whereas, as per the modification to said Regional Plan vide Notification dated 20th August 
2009 the said area under Application of the said Applicant Company is included in Urbanisable 
Zone - 1 (U - 1) ; 


And whereas , the Water Resources Department has given Remarks / No Objection Certificate 
under certain conditions while according Locational Clearance for the said Project ; 


And whereas , after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning, 
Maharashtra State, Pune , the Government is of the opinion that the proposal submitted by the said 
Applicant Company , as regards lands admeasuring approx . 57 -45 .4 Ha-Are from village Vardoli, 
Tal. Panvel, Dist . Raigad , more particularly described in Schedule - A appended to this Notification , is 
in accordance with the provisions of the Development Control Regulations including the said amended 
Regulations for Special Township Projects presently applicable to the said Area and hence the said 
Project can be declared to be a converted Special Township Project and Locational Clearance under 
section 18 ( 3 ) with section 44 ( 2 ) of the said Act, is required to be issued . 


Now , therefore , without prejudice to the provisions of the said Act, the Government, in exercise 
of the powers conferred under Section 18 ( 3 ) with section 44 ( 2 ) of the said Act, hereby declares the 
said Project to be a “ Converted Special Township Project ” , under rule 7 ( D ) of the said Regulations 
over an area admeasuring approx . 57-45 .4 Ha- Are, which his more specifically described in “ Schedule -A ” 
appended hereto , and grants Locational Clearance to the same, subject to the following terms and 
conditions : 


Terms and Conditions : 


LIIe 


LOSU 


(i) This Locational Clearance for the converted Special Township Project is given only in respect 
of the area owned and possessed by the Applicant Company as mentioned in the Schedule - A appended 
to this Notification . The applicant company must have the ownership / development rights in respect 
of the lands under the converted Special Township Project. The Applicant Company , shall be 
responsible to procure the proof of ownership of the lands under the said project. Ownership 
documents, original Revenue records and authorised measurement plan should be submitted to the 
concerned Special Planning Authority before applying for Letter of Intent by the Applicant Company . 
It shall be binding on the Applicant Company to submit to the Authorities concerned , a copy of 
Memorandum of Understanding duly notarised , entered into between the Applicant Company and the 
land owners as well as the others concerned , before obtaining the Letter of Intent. The Applicant 
Company shall submit conclusive documents regarding ownership of such lands to the Special 
Planning Authority, before obtaining the Letter of Intent. If the Applicant Company fails to produce 
such conclusive documents of ownership in respect of any parcel of land, then the such land shall be 
deemed to be excluded from the Locational Clearance and if by virtue of such exclusion if any land 
is found to be not contiguous, then such land shall also stand automatically excluded from this 
Locational Clearance . If any document regarding the ownership or Development Rights of lands 
included in this Special Township Project is found to be false or any judicial proceedings arise 
regarding the same, then it shall be the sole responsibility of the Applicant Company and in such 
circumstances, the Locational Clearance granted for such land shall be treated as cancelled . The 
remarks/ no objection certificate / letter of approval in respect of ownership rights of the lands 
vis - a - vis their locations shall be obtained from the Divisional Commissioner, Konkan Division , 
Konkan Bhavan , Navi Mumbai by the Applicant Company and shall be submitted to the concerned 
Special Planning Authority before the issue of Letter of Intent. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १० - १६, २०१५ / अग्रहायण १९ - २५ , शके १९३७ 


१७ 


(ii) The said converted Special Township Project shall be implemented by the Applicant Company, 
subject to the provisions of the Development Control Regulations including the Regulation for Special 
Township Projects applicable to the site of the said Project as approved vide Government Notification 
Urban Development Department No. TPS. 1205 /MMRDCR / C . R . 48 / 2006 / UD - 12 , dated 10th March , 
2006 and the modification to the aforesaid Regulations made vide Notifications No. TPS. 1213 / 1533 / 
C . R .236 / 13 / UD - 12 , dated 1st January 2014 and No. TPS. 1213 / 1533 / C . R . 236 / 13 / UD - 12 , dated 
30th June 2014 . The sanctioned Regulation for the Special Township Project and the subsequent 
amendments / Directions / Orders with regards to same shall be binding on the Applicant Company . 


(iii) As per the Environmental Impact Assessment Notification dated 14th September , 2006 and 
as per the Notification dated 6th January, 2011 issued by the Environment & Forest Ministry , 
Government of India , as amended from time to time, for the lands affected by CRZ , No Objection 
Certificate from the Environment Department of the State Government and the Ministry of Environment 
& Forest, Government of India and the Forest Department of the State Government shall have to be 
obtained by the Applicant Company before obtaining the Letter of Intent from the Special Planning 
Authority . 


(iv ) It shall be binding on the Applicant Company to obtain the No Objection Certificate from 
the Environment Department, Government of Maharashtra and conditions mentioned therein shall be 
binding on the Applicant Company. 


(v ) The Applicant Company has obtained the permissions from the Environment Department, 
Government of India vide letter dated 19th Novebmer 2010 for the Megacity Project. Now the said 
Megacity Project is to be converted into the Special Township Project, the revised permission from the 
Environment Department if required , shall be obtained by the Applicant Company and the terms and 
conditions mentioned therein shall be binding on the Applicant Company. 


(vi) Before obtaining the Letter of Intent from the Special Planning Authority, the Applicant 
Company should obtain No Objection Certificate from the Divisional Commissioner , Konkan Division , 
Konkan Bhavan , Navi Mumbai, that there is no Government Land or Tribal land included in this 
Special Township Project. If any Tribal land is included in the said project, then it shall be 
responsibility of the Applicant Company to first get such lands transferred with the prior approval of 
the Government as per section 36 & 36 A and other provisions of the Maharashtra Land Revenue 
Code, 1966 , before obtaining the Letter of Intent from the Special Planning Authority. 


(vii) Some lands in the said converted Special Township Project attract provisions of section 32 
and 43 of the Maharashtra Tenancy & Agricultural Lands Act , and some lands have restricted tenure. 
Regarding such lands, the Applicant Company shall follow the appropriate procedure as per law and 
shall obtain the No Objection Certificate from the Divisional Commissioner, Konkan Division , Konkan 
Bhavan , Navi Mumbai, before obtaining the Letter of Intent from the Special Planning Authority. 
The Special Planning Authorit should grant the Letter of Intent only after completion of the legal 
procedure in respect of such lands in this regard . 


(viii ) The lands in the said converted Special Township Project, which are parts of S . Nos., shall 
be incorporated in the Master Plan only after measurement by Taluka Inspector of Land Records is 
done by the Applicant Company . If such lands, after such measurement are found not to be contiguous , 

lands shall stand automatically excluded from this Locational Clearance. 


rance . 


ATT Joh (aol. fa . q.) — 3 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १० - १६, २०१५ / अग्रहायण १९ - २५, शके १९३७ 


(ix ) There are some entries in the “ Other Rights ” column i.e . entries regarding the section 32G / 
the section 43 of the Maharashtra Tenancey & Agriculture Lands Act, is applicable. Regarding such 
lands, the Applicant Company shall follow the appropriate procedure as per law and shall obtain the 
No Objection Certificate from the Divisional Commissioner, Konkan Division , Konkan Bhavan , 
Navi Mumbai, before obtaining the Letter of Intent from the Special Planning Authority. The Special 
Planning Authority should grant the Letter of Intent only after completion of the legal procedure in 
respect of such lands. 


(x ) There are some entries in the “ Other Rights ” Column, as surplus land as per the ceiling Act. 
Regarding such lands the Applicant Company shall follows the appropriate procedure as per law for 
resolving the issue. There are some entries in the“ Other Rights ” Column . The Applicant Company 
shall do the needful regarding resolving the issue of such entries in the Other Rights column. In case 
of any dispute in this regard , the responsibility shall lie with the Applicant Company. 


(xi) The Applicant Company has submitted the remarks issued by the Deputy Forest Conservator , 
Alibaug , vide letter dated 15th June 2009 to the Applicant Company. The Applicant Company shall 
obtained the necessary remarks / No Objection Certificate, by following the necessary procedure on the 
following points , from the Chief Forest Conservator, Thane . 


(a ) The lands described in the schedule appended with this notification shall not attract the 
provisions of Forest (Conservation ) Act, 1980 , Indian Forest Act, 1927 and The Wildlife 
( Protection ) Act, 1972. 


(6 ) Area under the said project is not included in the list of Forest as such , influence area 
of the Eco sensitive Zone, National Park or sanctuary area . 


(c) The ownership of land shall be legally private . 


(d ) This survey numbers are not acquired under the Maharashtra Private Forest (Acquisition ) 
Act 1975 . 


(e ) The lands are not reserved / protected / or classified Forest and also the said area is under 
the procedurel proposed to be assessed for reserved / protected Forest . 


are 


(f) The area is not within the 10 Km periphery of the forest area . 

(g) The area is not under the wildlife corridor. 
After the remarks obtained from the concerned Authority of the forest department , if it is found 
that some lands of the said project are required to be deleted from the said project, the same will be 
deleted from this Locational Clearance automatically and after deletion of such land , if any other 
lands are found not to be contiguous, then such lands shall stand automatically excluded from this 
Locational Clearance . After deletion of such lands, if the area under the said project becomes less than 
40 Ha.Are., then Locational Clearance given by this notification stands automatically cancelled . 


(xii) It shall be the responsibility of the Applicant Company to ensure that no part of Forest Land 
is included in the said Project and an Undertaking to this effect shall be submitted to the Special 
Planning Authority . 


(xiii) Development shall not be permitted in Eco - Sensitive Zone / Buffer Zone in the said converted 
Special Township Project area . 


ATT Tch ( aol. fa .q.) – 337 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १० - १६, २०१५ / अग्रहायण १९ - २५ , शके १९३७ 


१९ 


(xiv ) In the said Special Township area , the provision of C . D . work for the nalas / canal with the 
approval of concerned department shall be binding on the Applicant Company. 

(xv ) The Distance from the river , nalas, canals, lakes and other water resources shall be kept as 
per the Development Control Regulations. The conditions as mentioned in the No Objection Certificate 
issued by the Executive Engineer, Irrigation Department, Konkan Region , Mumbai, dated 26th March 
2009 shall be binding on the Applicant Company . 

(xvi) The percentage of Commercial use and Educational use shall be decided by the Special 
Planning Authority before granting building permission to the said Project. 

(xvii) The reservations for public purpose and amenities for the population to be accommodated 
within the said Project shall be planned along with the Development Plan proposals and the same 
shall be developed by the Applicant Company at their cost. 

(xviii ) The firm commitment of power for the entire township from the power supply company 
should obtained by the Applicant Company at their own cost and risk , as per the regulation 1. 3 (c ) of 
the said Regulations and it is binding on the S . P . A . to obtain the indemnity from the Applicant 
Company before granting the layout approval as per the regulation 7 (c). It shall be the responsibility 
of the Applicant Company to provide the infrastructural facilities such as electricity , water supply, 
sewerage, road network , etc . at their cost. Similarly the Applicant Company shall be responsible for 
disposal of solid waste and waste water as per the criteria decided by the Maharashtra Pollution 
Control Board . The necessary No Objection Certificate in this regard shall be obtained by the 
Applicant Company from the Maharashtra Pollution Control Board , before starting the implementation 
of said Project. 

(xix ) The necessary permissions from the concerned Authorities for water supply and electricity 
shall have to be obtained by the Applicant Company before obtaining the Letter of Intent for the said 
Project 

(xx ) It shall be binding on the Applicant Company to provide the road of minimum 18 . 00 width 
for the said Special Township Project before the final layout approval as the clarification given by the 
Government vide letter dated 19th March 2008 and also as per the remarks given by the Director of 
Town Planning Maharashtra State, Pune vide dates 13th September 2010 . 

(xxi) No construction shall be permissible on the lands having slope equal to or more than 1:5 , 
if any, in the said Project, whether such lands are specifically marked as such on the Development 
Plan / Regional Plan or not. No development activity shall be permissible and no development 
involving cutting / levelling / filling shall be allowed on such lands to provide city level amenities like 
Play Ground , Gymnasium , Stadium , etc. Also FSI of such land shall not be permissible . It shall be 
binding on the Applicant Company to conserve all the area of hill -tops / hill -slopes and to keep the 
same free from any development. 

(xxii) The public roads and other rights (Vahivat) in the Special Township Project shall be kept 
intact. In the said Project, existing roads/ Development Plan roads/ proposed roads shall be kept open 
for the general public . 

(xxiii) The Applicant Company shall provide 12 mt. wide access to private and government lands 
which are surrounded by the said Project. 

(xiv ) It shall be binding on the Applicant Company to provide the system of Waste -Water 
Recycling in each building of the Special Township Project, for reuse of the used water . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १० - १६ , २०१५ / अग्रहायण १९ - २५ , शके १९३७ 


(xxx ) It shall be binding on the Applicant Company to provide the System of Rain Water 
Harvesting in each building of the Special Township Project. 


(xxvi) It shall be binding on the Applicant Company to provide and operate Solar Energy Systems. 


(xxvii) If any judicial proceedings arise regarding the said Project, then it shall be the sole 
responsibility of the Applicant Company to deal with those proceedings at their risk and cost. 


(xxviii) If terms and conditions mentioned above are not obeyed by the Applicant Company , the 
Locational Clearance granted given vide this Notification shall stand cancelled . 


2 . The details of lands under the Notified Special Township Project are given in Schedule - A 
appended hereto and the plan showing the boundaries of the said Project is given in “ Schedule- B 
appended hereto . 


3 . The details of land and the plan i.e . Schedule - A ’ and · Schedule - B shall be available for 
the inspection of the general public , during office hours on all working days at the following 
offices : 


(a ) The Metropolitan Commissioner, Mumbai Metropolitan Region Development Authority , 
Bandra -Kurla Complex , Bandra ( E ), Mumbai. 


(6 ) The Collector , Thane . 


(c ) The Joint Director of Town Planning , Konkan Division , Konkan Bhavan , Third Floor , 
Navi Mumbai. 


(d ) The Assistant Director of Town Planning , Raigad Branch , Raigad -Alibaug. 


in the Maharashtra 


4 . This Notification shall come into force on the date of its publication 
Government Gazette . 


5 . This Notification shalll also be available on the Government Website www .maharashtra . gov .in . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SUNIL PHATAK , 
Section Officer . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १० - १६, २०१५ / अग्रहायण १९ - २५ , शके १९३७ 


२१ 


“ Schedule - A ” 


(Annexure to Govt. Notification No . 1714 /451/C . R .- 70 / 15 /UD - 12 , dated 2nd December 2015 ) 


Description of Lands Notified for Special Township Project at Village Vardoli, Tal. Panvel, Dist. Raigad. 


Area 


Sr . No. 
___ ( 1 ) 


Survey 

( 2 ) 


Hissa No . 

( 3 ) 


( 4 ) 


Ha. Ares 


0 . 261 
1. 436 
0 . 038 
0 . 225 
0 . 100 
0 . 880 
4 . 780 
0 . 040 


44 


( 2/ 2 ) 


16 
1 ( Pt ) 


1 . 100 
0 .061 
0. 532 
0 . 240 
0 . 215 
0 . 220 
0. 751 
0 .217 
1 . 087 
0 . 200 
0 . 177 
1 . 234 
1. 370 
0 . 310 
0 . 179 
0 .015 
0 . 220 
0 .159 
0 . 145 
0 .078 
0. 020 
0 .567 
0 . 086 
0 . 368 
0 .139 
0 . 271 
0 . 316 


60 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १० - १६, २०१५ / अग्रहायण १९ - २५ , शके १९३७ 


( 1 ) 


( 2 ) 


___ (3 ) 


( 4 ) 


Ha . Ares 


36 


60 


2 ( Pt ) 


0 . 400 
0 . 070 


37 


60 


60 


0 . 704 


0 . 245 
0. 910 
0. 966 
0. 946 
1 . 110 
0 . 564 
0. 250 
0 . 461 


2A 


0. 454 


71 


71 
113 


. 


113 


113 
115 
115 
115 
117 
117 


7 ( Pt ) 


13 
14 
15 ( Pt ) 

16 


117 


117 


0 . 389 
0 . 197 
0 .243 
0. 008 
0 . 174 
0 . 306 
0 . 080 
0 .075 
0 . 688 
0 . 270 
0 . 290 
0 . 240 
0 .030 
0 .080 
0 .050 
0 .560 
0 . 710 
0 . 370 
0. 340 
0 . 200 
0 .090 
0. 060 
0 .160 
0 . 200 
0 . 360 
0 .060 
0 . 544 


17 


117 
117 


117 
117 
117 
117 
117 
117 
117 


18 ( Pt) 
19 ( Pt ) 

20 ( Pt ) 
( 21/ 1 ) ( Pt ) 

24 ( Pt ) 
26 ( Pt ) 
28 ( Pt ) 


29 


117 
117 
117 
118 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १० - १६, २०१५ / अग्रहायण १९ - २५ , शके १९३७ 


२३ 


( 1 ) 


___ ( 2) 


( 3 ) 


( 4 ) 


Ha. Ares 


119 


119 


0 .120 
0 . 120 
0 .180 
0 . 710 


119 


119 


119 
119 


0 .060 
0 . 340 
0 . 080 


119 


119 


119 


16 


17 
18 ( Pt ) 


19 


119 
119 
119 
119 
119 
119 
119 
119 
119 
119 
119 
119 
119 
119 


94 


95 


96 


25 
26 ( Pt ) 
29 ( Pt ) 
32 ( Pt ) 


0 . 080 
0 . 050 
0 . 340 
0 . 280 
0 . 300 
0 .540 
2 . 200 
0 . 330 
0 . 090 
0 . 090 
1 . 300 
0 . 100 
0. 130 
0 . 130 
0 . 500 
0 .300 
0 . 250 
0 .053 
0. 131 
0 . 170 
0 . 170 
0 . 390 
0 . 460 
0 .060 
0. 130 
0.140 
0. 560 
3 . 800 
0 .147 
0 . 296 
0.023 
0 . 068 


119 


98 
99 
100 
101 


120 
121 
122 
122 


102 


103 


122 


122 


122 


122 


104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 


122 
123 
123 
124 
124 
125 


126 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १० - १६ , २०१५ / अग्रहायण १९ - २५ , शके १९३७ 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3) 


(4 ) 


Ha. Ares 


114 
115 
116 
117 
118 
119 


127 
128 
128 
128 
128 
128 
128 
128 


6 ( Pt ) 


120 
121 


122 


124 


125 


126 


13 
14 ( Pt) 


0 . 066 
0 .470 
0 . 080 
0 . 300 
0 . 130 
0 . 050 
0 .400 
0 . 390 
1 . 160 
0 .050 
0 . 320 
0 . 260 
0 . 460 
0 .370 
0 . 260 
0 .790 
0 . 220 
0 . 250 
0 .610 
0 .450 
0 . 200 
0 . 400 
0 .200 
0 .500 
0 . 933 
0 .799 
0 . 129 
0 . 040 


128 


15 


129 


16 


130 


17 


131 


18 


128 
128 
128 
128 
128 
128 
128 
128 
128 
128 
128 
128 
131 
131 
131 
136 
137 
137 
137 
145 
146 


co 


co 


134 
135 
136 


19 (Pt) 
21 (Pt) 
11 ( Pt) 
12 (Pt) 
13 (Pt) 
2 (Pt) 


137 


138 
139 
140 


141 


142 


0 .058 


Total . . 


Approx . 


57 - 45 .4 Ha. Ares 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SUNIL PHATAK , 
Section Officer . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १०- १६, २०१५ / अग्रहायण १९ - २५, शके १९३७ 


२५ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai 400 032 , 
dated the 19th November 2015 


NOTIFICATION 


THE MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING 

ACT, 1966 . 


с 


No. TPS . 4312 /941/CR - 11/2014 /UD - 11. — Whereas , 
the land bearing C . T .S . No. 609 of Village Bandra 
( E ) (hereinafter referred to as “ the said land ” ), 
has been leased out to “ Municipal Teachers 
Co -op . Housing Society ” and Adarsh Adhypak 
Housing Society " by MHADA for Low income 
Group Housing and accordingly two buildings 
(hereinafter referred to as “ the said buildings ”) 
have been constructed upon the said land in the 
year 1976 in consonance with the alignment of 
18 . 30 mt. wide D . P . Road , reflected in sanctioned 
Development Plan of 1967 ; 

And whereas, the Revised Development Plan of 
“ H ” (East) ” Ward ofGreater Mumbai ( hereinafter 
referred to as “ the said Revised Plan ” ) has been 
sanctioned by the Government under Section 31( 1 ) 
of the Maharashtra Regional and Town Planning 
Act, 1966 (hereinafter referred to as “ the said Act ”) 
vide Urban Development Department s Notification 
No. TPB 4392 / 3168 /CR - 92 /UD - 11 , dated 24th 
April 1992, so as to come into force with effect from 
8th June 1992 ; 

And whereas , as per the proposal of the said 
Revised Plan , the said buildings are affected by 
the alignment of 18 . 30 mt. wide D . P .Road and 
Whereas the said buildings are in dilapidated 
conditions and requires redevelopment, in the light 
ofwhich MHADA , vide letter dt. 12th August 2011 
has requested the State Government to delete the 
alignment of 18 . 30 mt.wide D . P . road on the said 
land ; 

And whereas , in view of the dilapidated nature 
of the said buildings, the Government finds it 
necessary to delete the alignment of 18 . 30mt. wide 
D . P . Road on the said land (hereinafter referred to 
as “ the proposed modification ” ) ; 
ATT Th (71.fa .y.) – > 


as more specifically described in the Schedule 
appended hereto , so as to facilitate redevelopment 
of the said buildings by MHADA . 

And whereas , the Government in exercise of the 
powers conferred under sub - section ( 1AA ) of 
Section 37, had issued Notice of even no . dated 
4th March 2014 for inviting suggestions/objections 
from general public with regard to deleting of the 
alignment of 18 . 30mt. wide Development Plan 
Road on the land bearing C . T .S . No. 609 of village 
Bandra ( E ) (hereinafter referred to as “ the 
proposed modification ” ) and appointed the Deputy 
Director of Town Planning, Greater Mumbai as 
the officer (hereinafter referred to as “ the said 
Officer ” ) to submit a report on the suggestions / 
objections received in respect of the proposed 
modification to the Government after giving 
hearing to the concerned persons and the 
Municipal Corporation ofGreater Mumbai ; 

And whereas , the Notice of even no. dated 
4th March 2014 was published in Maharashtra 
Government Gazette dated 4th March 2014 
(hereinafter referred to as “ the Official Gazette ” ) 
and the said Officer has submitted his Report vide 
letter No. 572 dated 19th May 2014 through the 
Director of Town Planning, Maharashtra State , 
after completing the legal formalities stipulated 
under Section 37 ( 1 AA ) of the said Act ; 

And whereas, after considering the Report of 
the said Officer , the suggestions/objections received 
from the general public and after consulting the 
Director of Town Planning, Maharashtra State , 
the Government is of the opinion that the proposed 
modification is required to be sanctioned . 

Now therefore , in exercise of the powers 
conferred upon it under section 37 (IAA ) (c ) of the 
said Act, the Government hereby : 

(A ) Sanctions the said modification proposal 
as follows : 

“ The alignment of 18 . 30mt. wide 
Development Plan Road on the land bearing 
C . T . S . No. 609 of village Bandra is deleted 
as shown on the plan 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १० - १६, २०१५ / अग्रहायण १९ - २५, शके १९३७ 


( B ) Fixes the date of publication of this 
Notification in the Official Gazette, as the date on 
which the said modification shall come into force ; 


(C ) Directs the Municipal Corporation of 
Greater Mumbai that , in the Schedule of 
Modifications appended to the Notification 
sanctioning the said Development Plan , after the 
last entry a new entry as per (A ) above shall be 
added . 

A plan showing the sanctioned modification shall 
be kept open for the inspection by the general 
public during the office hours on all working days 
at following places : 

( 1) Office of the Deputy Director of Town 
Planning., Greater Mumbai, having his office 
at ENSA Hutments , E - Block , Azad Maidan , 
Mahapalika Marg, Mumbai 400 001 . 

(2 ) Office of the Chief Engineer (Development 
Plan ) Municipal Corporation of Greater 
Mumbai, Mahapalika Marg , Mumbai 400 001. 


पोलीस उप आयुक्त (विशेष शाखा) , पोलीस आयुक्त , 

नवी मुंबई यांजकडून 

___ मनाई आदेश 
क्रमांक नमुं / सीबी / पॉवर डेलिगेशन / ४१५९ / २०१५ / तात्पुरात 
फटाका. - ज्याअर्थी, दिनांक ९ नोव्हेंबर २०१५ ते दिनांक २३ नोव्हेंबर 
२०१५ या कालावधीत नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत 
दिपावलीचा सण मोठ्या प्रमाणावर साजरा होणार आहे . त्यानिमित्ताने 
नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीत सणाच्या अगोदर व नंतरही 
सार्वजनिक रस्त्यांवर तसेच वाहतुकीस अडथळा निर्माण होईल अशा 
पद्धतीने काही दिवस मोठ्या प्रमाणावर फटाके फोडले व उडविले 
जातात व शोभेचे दारूकाम केले जाते . मान्याता प्राप्त संवर्गातील नसलेले 
फटाके फोडणे व उडविणे व शोभेचे दारुकाम निष्काळजीपणे उडविणे 
इत्यादी संभाव्य कृत्यामुळे जनतेच्या जिवीतास व मालमत्तेस मोठ्या 
प्रमाणावर हानी पोहचवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . यास्तव 
अशाप्रकारच्या हानीस प्रतिबंध करण्यासाठी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , 
१९५१ चे कलम ३३ (१)( ब), ( यु ) च्या अधीन राहून ( रहदारीच्या 
नियमासाठी ) कलम ३३ (१ ) प्रमाणे सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था 
राखण्यासाठी मनाई आदेश जारी करणे आवश्यक आहे अशी माझी 
खात्री झाली आहे ; 
___ त्याअर्थी, मी , सुरेश मेंगडे, पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा , 
नवी मुंबई , महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३३ चे 
पोट -कलम (१ ) (ब ), ( यु ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून ३७ (१ ) प्रमाणे खालीलप्रमाणे आदेश देत 
आहे : 

दिनांक ९ नोव्हेंबर २०१५ ते दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१५ 
( दोन्ही दिवस धरून ) या मुदतीत कोणत्याही इसमास नवी मुंबई पोलीस 
आयुक्त क्षेत्रातील कोणत्याही रस्त्यात किंवा इमारतीमध्ये अगर 
इमारतीपासून अगर रस्त्यापासून ५० फुटाचे आत अग्नी प्रज्वलित 
करणे, दारुकाम सोडण्यास , रॉकेट अगर तत्सम फटाके उडविण्यास 
तसेच फोडण्यास मनाई करण्यात येत आहे . 

तसेच रात्री १० ते सकाळी ६ वाजेपार्यंत दारुकाम व फटके यांचा 
वापर करण्यात येऊन मान्यताप्राप्त संवर्गातील फटाके यांची हातगाडी 
अथवा लाकडी ट्रेमधून रस्त्यावर अथवा सार्वजनिक जागी विक्री करण्यास 
मनाई करण्यात येत आहे . 

वरील नियम व आदेशाचा जो भंग करील तो महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम, १९५१ चे कलम १३१ प्रमाणे पोलीस कारवाईस पात्र 
राहील . 


This Notification shall also be available on the 
Government of Maharashtra website : www . 
maharashtra . gov . in . 


By order and in the name of the 

Governor of Maharashtra , 


KISHOR D . GIROLLA , 
Under Secretary to Government . 


नवी मुंबई, 
दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१५. 


सुरेश मेंगडे, 
पोलीस उप आयुक्त, (विशेष शाखा) , 
पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई करिता . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १० - १६, २०१५ / अग्रहायण १९ - २५ , शके १९३७ 


२७ 


BY THE DEPUTY COMMISSIONER OF 
POLICE (OPERATIONS) , BRIHAN 

MUMBAI 


(f) Maroons which exceed 10 cms. In length 
and 2 .5 cms. In a diameter . 

(g ) Garland of crackers exceeding 20 feet . 

(h ) Any other firework that is likely to 
generate big fire shuttering noise . 


Order 


No . CP /XI(6 )/640 (11)/ 2015 . — Order under 
Clause (u ) of sub - section ( 1 ) of section 33 of the 
Maharashtra Police Act, 1951 (Mah . XXII of 
1951). Directions for use of fireworks in the City 
of Brihan Mumbai. In the City of Mumbai and 
its suburbs , and whereas it is noticed that 
fireworks mostly and frequently are used in 
streets, public places , near hospitals causing 
inconvenience, annoyance, risk , danger or damage 
to the resident, passers by or passengers travelling 
in vehicles , in the vicinity . 

Now , therefore , in exercise of powers conferred 
upon me by clause (u ) of sub - section ( 1) of section 
33 of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah . 
XXII of 1951) read with sub -section (2 ) of section 
10 of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah . 
XXII of 1951) I, Sanjay Barkund , Deputy 
Commissioner of Police (Operations), Brihan 
Mumbai hereby make the following orders : 


(3 ) No person shall display fireworks between 
10 -00 p.m . to 6 -00 a.m . at any place . 

(4 ) No person shall display fireworks in the 
silence zones , which include Hospitals , 
Educational, Institutions, Courts etc. within it s 
surrounding area of 100 meters. 

(5 ) No person will produce/sale/display the fire 
crackers known as Big crackers, which is likely to 
generate noise level exceeding 125 decibels at a 
distance of 4 meters from the point of bursting. 


(6 ) No person shall display chain crackers 
(malas ) which may generate noise level exceeding 
105 decibels . 


(7) It is ordered that no person in or upon any 
street or public place in Brihan Mumbai during 
the above period shall ignite any fireworks or 
exhibit any burning fireworks so as to cause an 
injury or harm to any persons . 

(8 ) I further direct that this order be published 
by affixing copies thereof in conspicuous places . 


( 1 ) This order is effective during the period 
from 2nd December 2015 to 31st December 2015 
( Both days inclusive ). 


( 9 ) Whoever contravenes the provisions of 
clause (u ), sub -section ( 1) of section 33 of the 
Maharashtra Police Act, 1951 is liable to be 
punished u /s . 133 (i) with imprisonment for a 
term which may extend to Eight days or with 
fine which may extend to Rs. 1250 (Rupees One 
Thousand Two Hundred Fifty) or with both . 


( 2 ) No person shall burn or set of or throw a 
firework or send up a fire balloon or rocket or 
upon or within street or building in Brihan 
Mumbai : 

(a ) Tadtady (also called tratary , putputy , 
martinicas , chitals , etc.). It contains yellow 
phosphorous, a highly poisonous substance, if 
accidentally swallowed by a child may prove 
fatal. 

(b ) Thrown Down (Apti Bar). 
( c ) Cork Amorces . 

(d ) Big Crackers which exceed 21 grams in 
weight, 3.8 cms. In length and 1.99 cms. In a 
diameter. 

(e) Ukhali Daru . 


Given under my hand and seal this 
27th November 2015 . 


SANJAY BARKUND , 
Deputy Commissioner of 

Police (Operations), 
Brihan Mumbai. 


ATT Tch ( nl.fa .y .) — 837 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १० - १६, २०१५ / अग्रहायण १९ - २५ , शके १९३७ 


( ग ) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात 
येईल असे वर्तन करणे . 

४ . महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम ३७ चे 
पोट - कलम ( ३) अन्वये पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव 
करण्यास पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय सभा 
घेणेस किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे . 

५. वर नमूद जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिकविधी, प्रेतयात्रा , 
सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही. 

६. वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व 
ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे 
आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही . 

७. सदरचे आदेशाची जाहिररीत्या ठळक प्रसिद्धी करावी . 
८. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम , १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणेशिक्षेस पात्र होईल. 
सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यनिशी दिलेला आहे . 


नवी मुंबई, 
दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१५. 


प्रशांत खैरे, 
पोलीस उपायुक्त , (विशेष शाखा ), 
पोलीस आयुक्त , नवी मुंबईकरिता. 


पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांजकडून 

प्रतिबंधात्मक आदेश 
क्रमांक पोआ /नमं / वि . शा ./ म. आ ./ ४२५८ / २०१५. - ज्याअर्थी, नवी 
मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीत जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध 
राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना व कामगार संघटना, मोर्चे, निदर्शने , 
धरणे, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलनाच्या कार्यक्रमाचे आयोजन 
करतात . दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१५ रोजी कार्तिक एकादशी (पंढरपूर 
यात्रा), दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१५ रोजी तुलसी विवाह, दिनांक 
२५ नोव्हेंबर २०१५ रोजी गुरू नानक जयंती असे सण व उत्सव साजरे 
केले जाणार आहेत. अशावेळी नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयामध्ये 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, या दृष्टीकोनातून दिनांक 
१९ नोव्हेंबर २०१५ रोजीचे ००-०१ वा . पासून ते दिनांक ३ डिसेंबर 
२०१५ रोजीचे २४ -०० वा . पर्यंत १५ दिवासांकरिता महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम , १९५१ च्या कलम ३७ (१) व (३ ) चा अंमल जारी करणे 
आवश्यक आहे ; 

२. आणि ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , नवी मुंबई 
पोलीस आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम ३७ (१ ) व ( ३) अन्वये 
प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे . 

३. त्याअर्थी, मी , प्रशांत खैरे, पोलीस उप आयुक्त, (विशेष शाखा), 
नवी मुंबई, मला पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांच्या आदेशान्वये प्रदान 
केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , 
१९५१ च्या कलम ३७ (१) व ( ३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा 
वापर करून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात दिनांक १९ नोव्हेंबर 
२०१५ रोजीचे ०० -०१ वा . पासून ते दिनांक ३ डिसेंबर २०१५ रोजीचे 
२४ - ०० वा . पर्यंत १५ दिवसांकरिता खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास 
या आदेशान्वये मनाई करीत आहे : 

( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य 
बरोबर नेणे. 

( ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे , सोडावयाची अस्त्रे किंवा 
फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार 
करणे . 

( क) शस्त्रे , सोटे , भाले, तलवारी, दंड, काठ्या, बंदुका, रिव्हॉल्वर , 
देशी कट्टे, देशी-विदेशी अग्निशस्त्रे , व शारीरिक इजा करण्यासाठी 
वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहून नेणे, बाळगणे , 
जमा करणे, तयार करणे . 

( ड ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा 
पुढाऱ्यांचे चित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे. 

( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे . 
( फ ) यामळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा 
राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास 
प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणेकिंवा आविर्भाव करणे , 
कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा . अ ./ ६८७२/ २०१५. - श्री . भ. ना . कदम , जिल्हा 
न्यायाधीश - २, रायगड - अलिबाग यांची दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१५ ते 
१९ नोव्हेंबर २०१५ अशी ३ दिवसांची परिवर्तीत रजा पुर्वलक्षी प्रभावाने 
मंजूर करणेत येत आहे. 
__ पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री. भ. ना . कदम , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची 
जिल्हा न्यायाधीश-२, रायगड- अलिबाग म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
करणेत येत आहे की , श्री. भ. ना. कदम , हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश - २, रायगड - अलिबाग या 
पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 
__ श्री . भ. ना . कदम , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत 
आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 

श्री . म. मोडक , 
रायगड - अलिबाग, 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
दिनांक २० नोव्हेंबर २०१५ 

रायगड - अलिबाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १० -१६, २०१५ / अग्रहायण १९ - २५ , शके १९३७ 


२९ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 


कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक आस्था/ बी-२/ ५४३५ / २०१५ . - रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित / परिवर्तीत रजेचे अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवण्यात येत आहे. दिवाळी 
सुट्टीतील पदभाराचा आदेश अलाहिदा करणेत आलेला आहे : 
अ.क्र . न्यायिक अधिकाऱ्याचे शिल्लक अर्जित / परिवर्तीत रजा/ सुट्टी उपभोगण्याचा व अतिरिक्त कार्यभार 
नाव व पदनाम 

अर्जित / 

रजा मागितल्याचा मुख्यालय सोडण्याचा सांभाळणारे न्यायिक 
परिवर्तीत दिनांक कालावधी ( कार्यालयीन वेळेनंतर अधिकारी यांचे 

ते कार्यालयीन वेळेपूर्वी 

नाव व पदनाम 

पर्यंत ) 
( १) 

( २ ) 


रजा 


१ 


दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१५ 


सौ . आर . एम. शिंदे , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , 
व. स्तर व अति . 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
रत्नागिरी . 


२४३ दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१५ 
दिवस 
अर्जित दिनांक २० नोव्हेंबर २०१५ 

पाच दिवस 
अर्जित रजा 


श्री . आर . एन . माजगांवकर, 
दिवाणी न्यायाधीश 
व. स्तर , 
रत्नागिरी . 


कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून 


रजा 


दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१५ 


कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत . 
२ श्री . एस . डी . इंदलकर , १४६ दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१५ दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१५ श्री . ओ. बी . रेडकर, 
सह दिवाणी न्यायाधीश , दिवस ते 

३ रे सह दिवाणी 
क . स्तर व न्यायदंडाधिकारी , अर्जित दिनांक २० नोव्हेंबर २०१५ कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून न्यायाधीश ( क . स्तर) व 
वर्ग-१, रत्नागिरी . रजा पाच दिवस ते दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१५ चे न्यायदंडाधिकारी, वर्ग -१, 

अर्जित रजा कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत . रत्नागिरी . 
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना 
लेखी सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविण्याचे आहे. 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


Me 


रत्नागिरी , 
दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१५ . 


भा . उ. देबडवार , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी. 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १० -१६, २०१५ / अग्रहायण १९ - २५, शके १९३७ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 

कार्यालयीन आदेश 
क्रमांक आस्था/ बी -२/ ५५९४ /२०१५. - रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित / परिवर्तीत रजेचे अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवण्यात येत आहे : 
अ.क्र . न्यायिक अधिकाऱ्याचे शिल्लक अर्जित / परिवर्तीत रजा / सुट्टी उपभोगण्याचा व अतिरिक्त कार्यभार 
नाव व पदनाम अर्जित / रजा मागितल्याचा मुख्यालय सोडण्याचा सांभाळणारे न्यायिक 
परिवर्तीत दिनांक 

कालावधी ( कार्यालयीन वेळेनंतर अधिकारी यांचे 
रजा 

ते कार्यालयीन वेळेपूर्वी नाव व पदनाम 

पर्यंत ) 
(१) (२) (३ ) ( ४ ) 

श्री . पी. एन . रोकडे, २० दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१५ दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१५ श्रीम . एम . एन. चव्हाण , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , दिवस 

दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर व न्यायदंडाधिकारी, अर्जित दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१५ कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ( क . स्तर ) व 
वर्ग-१, गुहागर. 

रजा तीन दिवस 

न्यायदंडाधिकारी, वर्ग-१, 
अर्जित रजा दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१५ चिपळूण . 


चे 


कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत . 
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

__ संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना 
लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविण्याचे आहे. 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१५ . 


भा . उ. देबडवार , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १० -१६, २०१५/ अग्रहायण १९ - २५, शके १९३७ ३१ 

जिल्हा उप निबंधक सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून 

____ अधिसूचना 
क्रमांक जिउनि / कृषिपत / का . क . १५६ / अधिप्रदान / १५ / ८६५६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व ( सुधारणा ) अधिनियम , 
२०१५ चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींच्या वापर करून मी , राजेंद्र महाजन, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी 
संस्था, रत्नागिरी या अधिसूचनेन्वये रत्नागिरी जिल्हा माध्यमिक शाळा सेवक सहकारी पतपेढी मर्या., रत्नागिरी या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांना 
त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( सुधारणा) अधिनियम , २०१३ चे कलम १५६ (१ ) व ( २ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम १९६१ चा नियम २( एच ) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उप नियम ( ३), (५ ), (६), ( ७), (९ ), ( १० ), ( ११ ), 
( अपसेट प्राईज कायम करण्याची तरतूद वगळून ) ( १२), ( १३), ( १४) , (१५ ), (१७ ), (१८ ) व ( २० ) नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्याची 
अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक ३१ मार्च २०१६ पर्यंत कर्जवसुली करावयाच्या कार्यवाही पुरती खालील अटीस अधिन राहून शक्ती प्रदान 
करीत आहे : 
अनुक्रमांक वसुली अधिकाऱ्यांचे नाव 

कार्यक्षेत्र 
__ (१ ) ( २) 

( ४ ) 
१ श्री . महेश पांडूरंग वाटवे . . विशेष वसुली अधिकारी 

रत्नागिरी जिल्हा 
(१) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली , निवृत्ती, मुत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( २) जिल्हा उप निबंधकांना यांना उपरोक्त अधिकार मागे घेण्यांचा हक्क राहिल. 

( ३) विशेष वसुली अधिकारी यांना नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास 
तसेच प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील व कायदेशीर कारवाई करण्यात 


हुद्दा 


( ३ ) 


येईल . 


( ४ ) नियमाप्रमाणे अधिकार ( सरचार्ज) वसूल करून संस्था स्तरावर त्यांची स्वतंत्र नोदवही ठेऊन जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्यावेळी 
शासकीय कोषागारात भरणा करून केलेल्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल दरमहा संस्थेचे मुख्यालय असणाऱ्या निबंधक कार्यालयास सादर करावा. 

(५ ) शासन निर्णय क्रमांक तीन संकिर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१ /१५ स-दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वयेविशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन 
सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करणेस मनाई आहे . 

( ६ ) संस्थेची मागणी व थकबाकी वसुली अभावी संस्थेस येणारी अडचण याबाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होणेच्या दृष्टिकोनातून 
संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या मागणीस अनुसरून सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून होणारा सरचार्ज चलनाचा भरणा संस्थेचे मुख्यालय 
ज्या ठिकाणी असेल तेथील संबंधित निबंधक कार्यालयामार्फत तपासणी करून शासकीय ट्रेझरीत जमा करण्यात यावा. 
___ ( ७ ) विशेष वसुली अधिकारी यांना थकबाकीदाराकडून प्रमाणपत्रानुसार होणारी रक्कम व अधिभार या शिवाय इतर कोणताही खर्च 
वसूल करण्यात येऊ नये. . 

( ६ ) प्राप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात येईल . तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त 
करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९६० व ( सुधारणा ) अधिनियम , २०१३ चे कलम व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १९६१ चे पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारास अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही . 


राजेंद्र महाजन , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , रत्नागिरी . 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १० -१६, २०१५ / अग्रहायण १९ - २५, शके १९३७ 


जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रायगड- अलिबाग यांजकडून 


आदेश 


( ४ ) 


क्रमांक जिउनि / का. त . ६ / का . क ./ १५६ / ४४२२ / सन २०१५ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , छगन गंडाळ , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रायगड- अलिबाग या आदेशाद्वारे 
खोपोली शहर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., खोपोली, ता . खोपोली, जि . रायगड या संस्थेच्या थकीत कर्ज वसुलीसाठी खालील दर्शविलेल्या 
अधिकाऱ्यांस महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६( १ ) व १५६ ( २ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०७ 
२( एच ) व ( जे ) नियम १०७ खालील उप नियम ( ३), ( ५), (६), ( ७), (९), ( १० ), ( ११) ( अपसेट प्राईज कायम करण्याची तरतूद 
वगळून ) (१२ ), (१३ ), (१५ ), ( १७ ), ( १८ ) व ( २० ), कलम ९८ व १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी 
दिनांक ३० सप्टेंबर २०१६ पर्यंत संस्थेच्या थकीत कर्ज वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे. वसुली अधिकाऱ्यांनी 
नियमानुसार अधिभार ( सरचार्ज ) वसूल करावयाचा आहे : 
अ . क्र . अधिकाऱ्याचे नाव व हुद्दा 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
(१ ) 

( २ ) 
श्री . विनय दिलीप चोरगे , वसुली व विक्री अधिकारी 

रायगड जिल्हा 
सहाय्यक अधिकारी . 
(१) प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील . 
( २) नियमबाह्य कामकाज केल्यास त्यातून निर्माण होणाऱ्या कायदेशीर कारवाईस आपण वैयक्तिक जबाबदार रहाल . 
( ३) वसुली अधिकाऱ्याना शासकीय राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ४ ) जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देणेत येईल . तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त 
करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व त्याखालील नियमांचे पालन होणे आवश्यक 
आहे. या काळात कर्जदारास अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही . 

( ५ ) संस्थेने वसूल केलेला सरचार्ज शासकीय खजिन्यात भरणा करावा . 


हा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


अलिबाग, 
दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१५ . 


छगन गंडाळ , 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , रायगड- अलिबाग . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION . 21- A . NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


